वर्ष ११ , अंक - २५ ] 
- 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक- पुणे विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , जून २३ २ ९ , २०२२ / आषाढ २८ , शके १ ९ ४४ 


- 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना , अधिनियम , १ ९ ६६ 


RNI No. MAHBIL / 2012 / 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग , 

चौथा मजला , मादाम कामा मार्ग , 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक २ जून २०२२ 


[ पृष्ठे ७ ९ 


अधिसूचना 

क्रमांक टीपीएस -१८१३ / ११५७ / प्र.क्र . ३४२ / २०१३ / नवि- १३ – ज्याअर्थी , पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिकेची विकास नियंत्रण नियमावली 
( यापुढे " उक्त नियमावली " असे संबोधिले आहे ) शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८ ९ ० / ६१ ९ / प्र . क्र . ८ ९ / नवि -१३ , 
दिनांक १७ डिसेंबर १ ९९ ० अन्वये मंजूर केली होती ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियमावली शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८ ९ ४ / ३३२७ / नवि- १३ , दिनांक १६ डिसेंबर १ ९९९ 
व अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८०६ / १५८२ / प्र . क्र . ४३२ / नवि -१३ , दिनांक २१ एप्रिल २००७ अन्वये सुधारित करण्यात आली होती ; 


आणि ज्याअर्थी , पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिकेने , सर्वसाधारण सभेच्या ठराव क्रमांक ८४७ , दिनांक २१ एप्रिल २०१० अन्वये , विकास योजना 
मंजुरीनंतर टीडीआर विषयक विनियम अमलात येण्यापूर्वी , ज्या जागा ताब्यात घेतल्या असतील अशा प्रकरणी टीडीआर अनुज्ञेय होणेकामी , उक्त 
नियमावलीतील नियम क्रमांक एन -२.३ व नियम क्रमांक एन -२.४.३ मध्ये काही सुधारणा करण्याचे ठरवून , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये वैधानिक कार्यवाही करून फेरबदल प्रस्ताव दिनांक ३ ऑगस्ट २०१२ रोजीच्या पत्रान्वये शासनाच्या 
मान्यतेसाठी सादर केला होता ( यापुढे " उक्त फेरबदल प्रस्ताव " असे संबोधिले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , शासनाने दिनांक २ डिसेंबर २०२० रोजी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मंजूर केली असून ती पिंपरी 
चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रासाठी लागू आहे व पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिकेसाठीची उक्त नियमावली आता अमलात राहिलेली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी , एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीतील विनियम ११.२ मध्ये हस्तांतरणीय विकास हक्काबाबत सविस्तर तरतुदी असून 
त्यामध्ये हस्तांतरणीय विकास हक्कासाठी पात्र असलेल्या तसेच पात्र नसलेल्या प्रकरणांबाबत तरतुदी अंतर्भूत आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर तसेच संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर तसेच 
पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिकेची तत्कालीन उक्त नियमावली आता अंमलात नसल्याने उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करणे योग्य होईल , असे 
शासनाचे मत झाले आहे ; 


आता त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून , शासन उक्त नियमावलीतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे . 

( १ ) 

एच -७७ , भाग एक ( पु . वि . पु . ) – २५ 


BE 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ आयुक्त , पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिका , पिंपरी , जिल्हा पुणे यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात यावी . 

सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने . 

किशोर वि . गोखले , 

अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

4th Floor , Main Building , 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Kama Marg , 
Mantralaya , Mumbai - 400 032 
Dated 2nd June 2022 


८ , शके १ ९ ४४ 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

Notification 


No. TPS - 1813 / 1157 / CR - 342 / 2013 / UD - 13. - Whereas , the Government in Urban Development 
Department , vide Notification No. TPS - 1890 / 619 / CR - 89 / UD - 13 , dated 17th December 1990 sanctioned 
the Development Control Regulations ( hereinafter referred to as " the said Regulations " ) for Pimpri 
Chinchwad Municipal Corporation ; 


and whereas , the said Regulations further amended vide Government in Urban Development 
Department Notification No. TPS - 1894 / 3327 / UD - 13 , dated 16th December 1999 and Notification No. TPS 
1806 / 1582 / CR - 432 / UD - 13 , dated 21st April 2007 ; 


and whereas , Pimpri - Chinchwad Municipal Corporation vide it's General Body Resolution No. 848 , 
dated 21st April 2010 , decided to modify Regulation No. N - 2.3 and N - 2.4.3 in the said Regulations for 
allowing TDR in such cases wherein , the possession of lands was taken prior to coming into force TDR 
regulations , after sanction of the Development Plan and after following the legal formalities stipulated 
under Section 37 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 has submitted the 
modification proposal to the Government vide letter , dated 3rd August 2012 for its sanction to the 
Government ( hereinafter referred to as " the said Modification Proposal " ) ; 


and whereas , the Government in Urban Development has sanctioned the Unified Develoment Control 
and Promotion Regulations ( UDCPR ) on 2nd December 2020 which are applicable for Pimpri - Chinchwad 
Municipal Corporation and now the said Regulations for Pimpri - Chinchwad Municipal Corporation are not 
in force . 


and whereas , there are detailed provisions in Regulation No. 11.2 of Unified Development Control 
and Promotion Regulations regarding Transferable Development Rights and it includes provisions regarding 
cases eligible and not eligible for TDR ; 


and whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune , and now the then said regulations for Pimpri - Chinchwad Corporation are not 
in force , the Government is of the opinon that , the said Modification Proposal needs to be rejected . 


Now therefore , in exercise of powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said Act , the 
Government of Maharashtra hereby refuses to accord sanction to the said Modification Proposal . 


This Notification is kept open for inspection by the general public during office hours in the office of 
the Commissioner , Pimpri - Chinchwad Municipal Corporation , Pimpri , district Pune . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 

८ , 


This Notification shall be published on the Government web - site www.maharashtra.gov.in ( Acts / 
Rules ) 


शके १ ९ ४४ 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

KISHOR V. GOKHALE , 

Under Secretary to Government . 


नगर विकास विभाग , 

चौथा मजला , मादाम कामा मार्ग , 

हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक ८ जून २०२२ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना , अधिनियम , १ ९ ६६ 


अधिसूचना 

क्रमांक टीपीएस -१७२२ / कोर्ट -८५ / प्र.क्र . ५ ९ / २०२२ / नवि . - १३ . – ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे 
( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ३७ वा ) ( यापुढे " उक्त अधिनियम " असा उल्लेख करण्यात आला आहे . ) कलम ३१ ( १ ) अन्वये सोलापूर 
महानगरपालिकेची सुधारित विकास योजना ( यापुढे " उक्त विकास योजना " असा उल्लेख केलेली ) महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१७८४ / २१५५ / प्र . क्र . ३४१ / ८४ / नवि -१३ , दिनांक २८ ऑक्टोबर २००४ अन्वये भागशः मंजूर केली असून ती दिनांक १५ 
डिसेंबर २००४ पासून अमलात आलेली आहे . तसेच सोलापूर महानगरपालिकेच्या वगळलेल्या क्षेत्राची विकास योजना ( ई . पी . ) शासनाच्या नगर 
विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१७०७ / ८१८ / प्र.क्र . ७० ९ / ०७ / नवि- १३ , दिनांक २१ ऑगस्ट २००८ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक 
१५ नोव्हेंबर २००८ पासून अमलात आलेली आहे ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये सोबतच्या अनुसूची " अ " मध्ये वर्णन केलेली मौजे कसबा - सोलापूर येथील स . नं . ५२६ / २ - अ , ( जुना 
सर्व्हे क्रमांक ४ ९ ७ ) , क्षेत्र २३५३.०० चौ . मी . ही जागा ( यापुढे " उक्त जागा " असे संबोधिले आहे ) आरक्षण क्रमांक १२ / ९ - " बगीचा " या मोठ्या क्षेत्राच्या 
आरक्षणाचा भाग आहे ( यापुढे " उक्त आरक्षण " असा उल्लेख केला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , सोलापूर महानगरपालिकेने ( यापुढे " उक्त महानगरपालिका " असे संबोधिले आहे ) उक्त जमीन , उक्त विकास योजना अमलात 
आल्याचा दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीत संपादन केली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जमिनीच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( १ ) नुसार , नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त महानगरपालिकेवर 
दिनांक २५ मार्च २०१ ९ रोजी सूचना बजावून उक्त जमीन विहित कालावधीमध्ये संपादित करण्यास कळविले होते ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( १ ) अन्वये सूचना बजावल्यानंतरही , उक्त महानगरपालिकेने उक्त जमीन दोन वर्षांच्या 
कालावधीत संपादन केली नाही अथवा ती संपादन करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२६ ( ४ ) सह 
भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ अन्वयेची 
चे 
भूसंपादनाची अधिसूचना दिनांक २४ मार्च २०२१ पूर्वी प्रसिद्ध केलेली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी , मा . मुंबई उच्च न्यायालयाने उक्त जमिनीच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक २ ९ ३२ / २०२१ मध्ये दिनांक २४ 
फेब्रुवारी २०२२ रोजी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षणापैकी वादींच्या जमिनीवरील 
आरक्षण उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ अन्वये व्यपगत झाले आहे व अशाप्रकारे मुक्त झालेली जमीन ही वादींना उक्त विकास योजनेतील लगतच्या 
जमीन वापरानुसार अन्यथा अनुज्ञेय असलेल्या विकासाकरिता उपलब्ध होईल , असे आदेश पारित केले आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकरणी मा . उच्च न्यायालयाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर तसेच सोलापूर महानगरपालिकेचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर 
उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार उक्त विकास योजनेतील , वादींचे मालकीची जमीन उक्त आरक्षणामधून मुक्त झाली असल्याचे 
शासनाचे मत झाले आहे ; 


आता त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २ ) नुसार प्राप्त अधिकारात व त्या अनुषंगाने प्राप्त इतर अधिकारांत राज्य शासन , उक्त 
महानगरपालिकेच्या , उक्त विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक १२ / ९ - " बगीचा " या आरक्षणापैकी वादींच्या नोटिशीखालील क्षेत्रापुरते आरक्षण ( सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - अ मध्ये नमूद केल्यानुसार ) व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशाप्रकारे मुक्त झालेली जमीन ही तिच्या जमीन 
मालकास , उक्त विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे अन्यथा अनुज्ञेय असलेल्या विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 


प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त आरक्षणांपासून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , सोलापूर महानगरपालिका , जिल्हा 
सोलापूर यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे . 


४ 


अ . 

क्र . 

१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


मौजे 


सर्व्हे क्रमांक 


मौजे कसबा 


अनुसूची- अ 
विकास योजेनेतील 


स . नं . ५२६ / २ जुना 
सि.स.क्र . ४ ९ ७ 


आरक्षण 

आरक्षण क्रमांक १२ / ९ 
" बगीचा " 

सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत 

आहे . 


आरक्षणाचे 

एकूण क्षेत्र 

७१०० चौ . मी . 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

4th Floor , Main Building , 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Kama Marg , 
Mantralaya , Mumbai - 400032 
Dated 8th June 2022 


Notification 


८ , शके १ ९ ४४ 


आरक्षणापैकी 

व्यपगत झालेले क्षेत्र 

२३५३.०० चौ . मी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 
किशोर वि . गोखले , 

अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


No. TPS - 1722 / Court - 85 / CR - 59 / 2022 / UD - 13.- Whereas , the Government in Urban Development 
Department , vide Notification No. TPS - 1784 / 2155 / CR - 341 / 84 / UD- 13 , dated 28th October 2004 has partly 
sanctioned the revised Development Plan of Solapur Municipal Corporation under Section 31 ( 1 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter 
referred to as " the said Act " ) and the same has come into force with effect from 15th December 2004 
and revised Development Plan for the Excluded Part ( E. P. ) of Solapur Municipal Corporation has 
sanctioned by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS - 1707 / 818 / 
C.R. No. 709 / 07 / UD - 13 , dated 21st August 2008 , which has come into force with effect from the 15th 
November 2008 ( hereinafter referred to as the " said Notification " ) ; 


and whereas , as per the said Development Plan , the land bearing S. No. 526 / 2A / ( Old Survey No. 
497 ) , area admeasuring - 2353.00 Sq . Mtrs . , more particularly described in Schedule " A " ( hereinafter 
referred to as " the said land " ) of village Kasbe Solapur is part of a larger reservation namely Site No. 12 / 
9 - " Garden " ( hereinafter referred to as " the said Reservation " ) ; 


and whereas , the said land has not been acquired by the Solapur Municipal Corporation ( hereinafter 
referred to as " the said Municipal Corporation " ) within ten years from the date on which the said 
Development Plan has came into force : 


and whereas , the Owner of the said land served a Notice dated 25th March 2019 under Section 
127 ( 1 ) of the said Act to the said Municipal Corporation , being the Planning Authority , informing that the 
said land is to be acquired by the said Municipal Corporation , within the stipulated period ; 


and whereas , even after service of the Notice as aforesaid , the said land has neither been acquired , 
nor the Notification of Land Acquisition required under Section 126 ( 4 ) of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 read with Section 19 of the Right to Fair Compensation of Transparency in 
Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 , had been published by the said Municipal 
Corporation before 24th March 2021 i.e. within a period of two years from the date of service of the Notice 
under sub - section ( 1 ) of Section 127 of the said Act ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


and whereas , Hon'ble High Court of Judicature of Bombay in Writ Petition No. 2932 of 2021 filed by 
the Owner of the said Land , has passed Order on 24th February 2022 that the said reservation in respect 
of the petitioner's land in the said Development Plan has lapsed under the provisions of the Section 127 
of the said Act and the said land is available to the petitioner for the purpose of development , as otherwise 
permissible under the law : 


and whereas , after receiving the order of Hon'ble High Court , Bombay and report of the Solapur 
Municipal Corporation , the Government of Maharashtra is of the opinion that , the said reservation in the 
said Development Plan to the extent of the petitioners land , stands lapsed as per the provisions of Section 
127 ( 1 ) of the said Act . 


Sr. 
No. 


Now therefore , in exercise of powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 127 of the said Act , 
and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashra hereby notifies that , the 
part area of Site No. 12 / 9- " Garden " in the said Development Plan , to the extent of the Notice given by 
the land Owner ( more particularly described in the Schedule A herein below , ) stand released from the 
said reservation and such area of the said land will be available to the Owner for the purpose of 
Development as otherwise , permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan . 


1 


A copy of the Part Plan showing the area of the said Reservation which has been lapsed vide this 
Order , is available in the office of the Commissioner , Solapur Municipal Corporation , district Solapur during 
office hours on all working days for inspection of public for the period of one month . 

Schedule A 


Mouje 


Survey 
No. 


- 


Reservations Under 
Development Plan 


Mouje - 

S. No. 526 / 2A / 

Kasba Solapur ( Old Survey No. 497 ) 


Site No. 12/9 
" Garden " 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


८ , शके १ ९ ४४ 


Total Area of 
Reservation 


7100 
Sq . Mtrs . 


संचालक , नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग यांजकडून 


Area of 
Reservation lapsed 


This Notification shall also be published on the Government web - site www.maharashtra.gov.in 
( Acts / Rules ) . 


2353.00 
Sq . Mtrs . 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

KISHOR V. GOKHALE , 

Under Secretary to Government . 


आदेश 

क्रमांक प्रा.यो. पुणे / मौ . म्हाळुंगे , माण व हिंजवडी / ए.न.प्र . / टीपीव्ही -१ / ३१० ९ / २०२२ . -- ज्याअर्थी , पुणे प्रदेशाची प्रादेशिक योजना ( यापुढे जिचा 
उल्लेख " उक्त प्रादेशिक योजना " असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८ ९ ५ / 
२२७ / प्र . क्र . २६ / ९ ५ / नवि- १३ , दिनांक २५ नोव्हेंबर १ ९९ ७ ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे ) अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम १५ ( १ ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आलेला आहे ) अन्वये विकास 
नियंत्रण नियमावलीसह मंजूर केली असून ती दिनांक १० फेब्रुवारी १ ९९ ८ पासून अमलात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे पोट - कलम ( ४ ) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक 
टीपीएस -१८०४ / पुणे प्रा . यो विनिनि / नवि- १३ , दिनांक १६ नोव्हेंबर २००५ आणि पूरक पत्र क्रमांक टीपीएस -१८०४ / पुणे प्रा.यो. विनिनि / नवि -१३ / पूरक 
पत्र , दिनांक ६ जानेवारी २००६ द्वारे उक्त प्रादेशिक योजनेच्या क्षेत्रात उक्त प्रादेशिक योजनेकरिता मंजूर विकास नियंत्रण नियमावली सुधारित करून 
विशेष नगर वसाहतीच्या विकसनासाठीची नियमावली अंतर्भूत केली आहे व ती वेळोवेळी सुधारित करण्यात आली आहे ; 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


- 


८ , शके १ ९ ४४ 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम , २०१६ मधील कलम ३ चे पोट - कलम ( १ ) मधील अधिकाराचा वापर 
करून शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक पीआरडी -३३१६ / प्र . क्र . ५४ / नवि -७ , दिनांक ११ जुलै २०१६ अन्वये उक्त प्रादेशिक 
योजनेतील पुणे महानगर क्षेत्रासाठी विशेष करून त्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या क्षेत्राकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाची स्थापना केलेली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१७ / प्र . क्र . १७३ / १७ / नवि- १३ , दिनांक १८ जानेवारी २०१८ अन्वये उक्त विकास 
प्राधिकरणाची , उक्त अधिनियमाचे कलम ४० ( १ ) अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून उक्त महानगर क्षेत्रासाठी नियुक्ती केलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोट - कलम ३७ ( १ कक ) ( ग ) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१८१६ / प्र . क्र . ३६८ ( भाग -१ ) / १५ / ३७ ( १ कक ) ( ग ) / वियो / नवि- १३ , दिनांक ८ मार्च २०१ ९ द्वारे विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रामधील 
एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पासाठी विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्भूत केली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा केला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , अॅशडॅन टाऊनशिप व्हेंचर्स प्रा . लि . , म्हाळुंगे लॅण्ड डेव्हलपर्स एलएलपी , म्हाळुंगे टाऊनशिप डेव्हलपर्स एलएलपी व माण - हिंजे 
टाऊनशिप डेव्हलपर्स एलएलपी यांनी ( यापुढे " उक्त प्रकल्प प्रवर्तक " असा करण्यात आलेला आहे ) मौजे म्हाळुंगे , माण व हिंजवडी , तालुका मुळशी , 
येथील सुमारे ४३.० ९ ५७ हेक्टर क्षेत्रावर प्रस्तावित केलेल्या विशेष नगर वसाहत प्रकल्पास , शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील शासन अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१८०८ / ३७० / प्र . क्र . ८३ / ०८ / नवि- १३ , दिनांक ४ एप्रिल २००८ अन्वये मंजुरी देण्यात आली आहे व त्यानंतर शासनाच्या नगर विकास 
विभागाकडील शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१४ / ४८४-१२ / पु.बां.क्र . १३० / १४ / प्र.क्र . ३४८ / नवि -१३ , दिनांक २ ९ जून २०१ ९ अन्वये ४३.५० 
हे . वाढीव क्षेत्र अधिसूचित करून स्थानीय मंजुरी देण्यात आली आहे व त्यानुसार एकूण अधिसूचित क्षेत्र ८६.५ ९ ६६ हे . इतके आहे आणि त्यांनतर संचालक , 
नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी त्यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक प्रा . यो . पुणे / मौ . म्हाळुंगे , माण , हिंजवडी / ए.न. व . प्र . / टीपीव्ही- १/५४२४ , दिनांक 
२५ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये त्यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमधील ' अ ' व ' ब ' मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेले ३.७३७० हे . इतके क्षेत्र यापूर्वी उक्त स्थानिक 
मंजुरी पात्र असलेल्या उक्त एकूण प्रकल्प क्षेत्रात अंतर्भूत करण्यास तसेच १८२२५ हे . इतके क्षेत्र वगळण्यास , उक्त नियमावलीमधील विनियम क्रमांक 
४.५ चे अंतर्गत काही अटी व शर्तीना अधीन राहून मान्यता दिली आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प " 
असा करण्यात आला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचे क्षेत्र पुणे महानगर प्रदेशांतर्गत येत असल्याने , उक्त प्राधिकरणाने दिनांक 
२० ऑक्टोबर २०२० रोजी उक्त नियमावलीमधील विनियम क्रमांक १ नुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पाच्या तृतीय सुधारित बृहत 
आराखड्यास अटी व शर्तीसापेक्ष मान्यता दिली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्रकल्प " असा केला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , अॅशडॅन टाऊनशिप व्हेंचर्स प्रा . लि . , म्हाळुंगे लॅण्ड डेव्हलपर्स प्रा . लि . , म्हाळुंगे टाऊनशिप डेव्हलपर्स एलएलपी व माण - हिंजे 
टाऊनशिप डेव्हलपर्स एलएलपी , क्लासिक प्रमोटर्स अॅण्ड बिल्डर्स प्रा . लि . , एनएनपी बिल्डकॉन प्रा . लि . , होमरायसिंग कन्ट्रक्शन एलएलपी , म्हाळुंगे 
रियल इस्टेट डेव्हलपर्स प्रा . लि . व मॅग्नाईट डेव्हलपर्स प्रा . लि . या प्रवर्तकांनी उक्त नियमावलीतील विनियम क्रमांक ४.५ मधील तरतुदीनुसार मौ . म्हाळुंगे , 
ता . मुळशी , जि . पुणे येथील १३.०७ हे . क्षेत्र ( यापुढे " उक्त वाढीव जमिनी " असे संबोधिलेले आहे ) उक्त प्रकल्पाच्या एकूण अधिसूचित ८८.५१११ हे . 
क्षेत्रापैकी म्हाळुंगे येथील ४४.०४५७ हे . अधिसूचित क्षेत्रात समाविष्ट करून उक्त प्रकल्प राबविण्यासाठी सुधारित स्थानीय मंजुरी मिळणेबाबतचा प्रस्ताव 
दिनांक २४ एप्रिल २०२२ व दिनांक २ मे २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये संचालनालयास सादर केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार उक्त वाढीव जमिनींपैकी काही भाग " शेती तथा ना - विकास व रहिवास " विभागामध्ये समाविष्ट असून 
काही भाग ३६ मी . रुंद प्रादेशिक योजना रस्त्याने बाधित होत आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्राधिकरणाच्या हद्दीच्या प्रारूप विकास योजनेनुसार उक्त वाढीव जमिनींपैकी काही भाग रहिवास व हरितपट्टा या विभागात 
प्रस्तावित असून काही भाग आरक्षण क्रमांक एच -४६ या आरक्षणाने व ३६ मी . रुंद विकास योजना रस्त्याने बाधित होत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार उक्त प्रकल्पात अंतर्भूत करणेचे प्रस्तावित असलेल्या उक्त वाढीव 
जमिनींची मालकी आणि विकसन अधिकार अर्जदारांनी संपादित केले आहेत आणि त्या संबंधानेच्या महसूल अभिलेखाप्रमाणे अर्जदारांनी त्या परिणामी 
प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांचे विनंतीवरून उक्त नियमावलीतील विनियम क्रमांक ४.५ नुसार एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी स्थानीय 
मंजुरी दिलेल्या क्षेत्राच्या ५० टक्के पर्यंत क्षेत्र प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत करण्यास किंवा वगळण्यास , संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे हे मान्यता 

देऊ शकतात ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी विनंती केल्यानुसार उक्त प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाचे क्षेत्र हे एकूण प्रकल्प क्षेत्राच्या ५० टक्के 
पर्यंत मर्यादेत आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाच्या जमिनींचे क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ चे पोट - कलम ३ नुसार उक्त प्रादेशिक 
योजना नकाशावर निर्देशित करणे आवश्यक आहे 
; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


८ , शके १ ९ ४४ 


७ 


आणि ज्याअर्थी , रहिवास वापराव्यतिरिक्तच्या अन्य वापर विभागात अंतर्भूत उक्त वाढीव जमिनींकरिता उक्त प्रकल्प अनुज्ञेय करण्यासाठी उक्त 
नियमावलीतील विनियम क्रमांक ७.१.२ नुसार भराव्या लागणाऱ्या अधिमूल्यापैकी स्थानीय मंजुरीच्या टप्प्यावरील १० टक्के प्रमाणे रक्कमेचा भरणा ( रुपये 
२,६५,८१० ) चलन क्रमांक GRNMH००२३५० ९ ४८२०२२२३ E , दिनांक २५ मे २०२२ / डिफेस्ड क्रमांक ०००१२ ९ ३५५१२०२२२३ , दिनांक 
२७ मे २०२२ 
अन्वये उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी सहायक संचालक , नगर रचना , पुणे शाखा , पुणे यांच्यामार्फत शासकीय कोषागारात भरणा केला आहे . 


त्याअर्थी , आता , संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे , याद्वारे सोबत जोडलेल्या " अनुसूची " मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेले , १३.०७ हे . 
इतके क्षेत्र , यापूर्वी उक्त स्थानीय मंजुरी प्राप्त असलेल्या उक्त प्रकल्पक्षेत्रात अंतर्भूत करण्यास , उक्त नियमावलीमधील विनियम क्रमांक ४.५ चे अंतर्गत 
खालील अटी व शर्तींना अधीन राहून मान्यता देत आहेत .- 

एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी अटी व शर्ती . -- 

( 1 ) मालकी हक्कासंबंधित .- 


( १ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाखालील क्षेत्रांसह उक्त वाढीव जमिनींच्या मालकी संबंधीच्या सत्यतेची सर्व जबाबदारी 
उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांचेवर राहील . तसेच उक्त जमिनींचे सर्व मालकी / विकसन हक्क उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडे असणे आवश्यक राहील . जिल्हाधिकारी , 
पुणे यांचेकडे इरादा पत्राकरिता अर्ज करताना नोंदणीकृत सामंजस्य कराराची प्रत , संयुक्त उपक्रमाची नोंदणीकृत कागदपत्रे , मूळ मोजणी नकाशे , मालकी 
हक्क , विकास हक्क सिद्ध करणारी कागदपत्रे इ . कागदपत्रांच्या मूळ प्रमाणित प्रती सादर करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील . 


( २ ) उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख यांच्याकडून देण्यात आलेले अधिकृत मोजणी नकाशे उपलब्ध झाल्यानंतर प्रस्तावाअंतर्गत समाविष्ट करावयाच्या 
भागश : जमिनी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात अंतर्भूत करणे आवश्यक आहे . जर उक्त वाढीव जमिनी उक्त एकात्मिकृत नगर 
वसाहत प्रकल्पांतर्गतच्या अशा जमिनींशी सलग राहत नसतील तर अशा जमिनींचे क्षेत्र उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रातून आपोआप 
वगळल्या जातील व अशा क्षेत्रात उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प राबविता येणार नाही . 


( ३ ) इरादा पत्र देण्यापूर्वी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत जमिनींपैकी भूधारणा पद्धती भोगवटा वर्ग -२ , सरकार 
व नवीन शर्तींच्या जमिनीसंदर्भाने व इतर हक्कात नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियमान्वयेचे घोषित अतिरिक्त क्षेत्र , नागरी जमीन कमाल धारणा 
अधिनियमाचे कलम २० योजनेचे क्षेत्र इत्यादींबाबत आवश्यक ती कार्यवाही जिल्हाधिकारी , पुणे यांनी करणेची आहे . 


( ४ ) इरादा पत्र देण्यापूर्वी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्भूत जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यांवरील इतर हक्क स्तंभात नमूद बँकेचे 
भार व इतर नावेसंदर्भात जिल्हाधिकारी , पुणे यांनी पडताळणी करावी व नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी . 


( ५ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यानुसार सर्व्हे नंबर 
व हिस्सा नंबर मोजणी नकाशानुसार जुळत असल्याबाबत जिल्हाधिकारी , पुणे यांनी इरादा पत्र ( Letter of Intent ) देणेपूर्वी खात्री / पडताळणी करणे 
आवश्यक राहील . 


( ६ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट जमिनींच्या मालकी हक्कासंदर्भात कोणतेही दस्तऐवज खोटे असल्याचे 
भविष्यात उघडकीस आल्यास किंवा उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाबाबत भविष्यात न्यायालयीन वाद उद्भवल्यास त्याबाबत स्वत : च्या 
जबाबदारी व खर्चाने उपाययोजना करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांची राहील . अशा परिस्थितीत अशा जमिनीसाठी देण्यात आलेली 
स्थानीय मंजुरी आपोआप रद्द समजण्यात येईल . 

( II ) पर्यावरण व इतर अनुषंगिक बाबी .- 

( १ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट जमिनींमध्ये कोणतेही विकास / बांधकाम हाती घेणेपूर्वी केंद्र शासनाच्या 
पर्यावरण , वने आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि योग्य त्या प्राधिकरणाची पर्यावरणीय मंजुरी ( Environmental Clearance ) घेणे आवश्यक राहील , 
तसेच केंद्र शासनाच्या पर्यावरण , वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडील पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिनियम , १ ९ ८६ अंतर्गत वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या अधिसूचनेमधील अटी व शर्तीचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील . 


( २ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील घनकचऱ्याची आणि सांडपाण्याची विल्हेवाट सुरक्षितपणे लावण्यासाठी योग्य ती 
व्यवस्था उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वत : च्या जबाबदारीवर व त्यांच्या स्वखर्चाने आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ठरविलेल्या निकषाप्रमाणे 
व तसेच त्यासंबंधीच्या अधिनियमातील तरतुदी व नियमानुसार करणे आवश्यक राहील . 


( ३ ) राज्य शासनाचे जलसंपदा विभाग व अन्य संबंधित विभाग वेळोवेळी विहित करतील , त्या अटी व शर्तीचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर 
बंधनकारक राहील . उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रातून विद्यमान पाण्याचे स्रोत / नाल्याचा प्रवाह इत्यादी असल्यास तो बंद करता 
येणार नाही . 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ ८ , शके १ ९ ४४ 


( ४ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त नियमावलीमधील विनियम क्रमांक १०.५ ( अ ) नुसार पाणीपुरवठा 
उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीने पुरविणे आवश्यक राहील . जलसंपदा विभागाकडून याअनुषंगाने वेळोवेळी दिलेल्या अटी व 
शर्तींचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील . 


( ५ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त नियमावलीतील विनियम क्रमांक १०.५ ( क ) नुसार वीजपुरवठा 
उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीवर पुरविणे आवश्यक राहील , तसेच उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प 
विकासाकरिताच्या उक्त नियमावलीतील विनियम क्रमांक ६.५ नुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचा बृहत आराखडा मंजूर करणेपूर्वी 
उक्त प्राधिकरणाने उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडून वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपनीकडून उक्त प्रकल्पाच्या संपूर्ण क्षेत्राकरिता आवश्यक परवानगी आणि तसेच 
वीजपुरवठ्याची दृढवचनबद्धता ( Firm Commitment of Power Supply for the entire integrated township from the power 
supply company ) प्राप्त करणे आवश्यक राहील . 


( ६ ) उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडील जमिनी या प्रस्तावात समाविष्ट नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवश्यक राहील . 

( III ) विकासासंबंधाने . -- 

( १ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राने वेढल्या गेलेल्या अन्य खाजगी व्यक्तींच्या जमिनींसाठी नियमावलीनुसार आवश्यक 
परंतु किमान ९ .०० मीटर रुंदीचा पोहोचमार्ग विनामोबदला उपलब्ध करून देणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील . 


( २ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राच्या जमीनींमधून जाणाऱ्या विद्यमान सार्वजनिक रस्त्यांच्या वहिवाटीचे हक्क अबाधित 
ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील . 


( ३ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रांमधील ओहोळ / नाल्यावर संबंधित विभागाच्या परवानगीने सी.डी. वर्क करणे आणि 
उक्त प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत नदी , नाले , कॅनॉल , तलाव आणि इतर जलस्रोतांपासून उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या उक्त 
नियमावलीनुसार आवश्यक ते अंतर ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील . 


( ४ ) उक्त विकास योजना नकाशावर विशेषत : दर्शविले असले अथवा नसले तरीही अधिकृत कंटूर नकाशानुसार १ : ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र 
उताराचे क्षेत्रावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम अनुज्ञेय नाही , तसेच या क्षेत्रामध्ये जमिनीची खोदाई / सपाटीकरण / भराव , इत्यादी विकास कार्ये 
अनुज्ञेय नाही . 


( ५ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट होणाऱ्या लोकसंख्येसाठी नियमानुसार आवश्यक असणारी मंजूर विकास 
योजनेनुसार सार्वजनिक प्रयोजनासाठीची आरक्षणे व रस्ते विकसित करून सर्वसामान्य जनतेसाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहील आणि तसेच 
मूलभूत सुविधा यासाठी उक्त प्रकल्पाच्या क्षेत्रामध्ये सुयोग्य स्थानी नियोजन आणि निश्चित करून ती उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने विकसित 
करणे बंधनकारक राहील . 


( ६ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये प्रत्येक इमारतीकरिता Rain Water Harvesting यंत्रणा उभारणी व कार्यान्वित 
करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांचेवर बंधनकारक राहील . 


( ७ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील प्रत्येक इमारतीमधील वापरण्यात येणाऱ्या पाण्यासंदर्भात Waste Water Recycling 
ची प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर होईल , याबाबतची सुविधा यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचे उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांचेवर बंधनकारक राहील . 
( IV ) इतर अटी व शर्ती . -- 


( १ ) या अधिसूचनेत नमूद अटी / शर्तीसह प्रकरणी स्थानीय मंजुरी , एकत्रीकरण व उक्त वाढीव जमिनींचा अंतर्भाव करणेसंदर्भाने शासनाच्या नगर 
विकास विभागाकडील दिनांक ४ एप्रिल २००८ व दिनांक २ ९ जून २०१ ९ आणि संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक 
२५ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये तसेच शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील दिनांक २० एप्रिल २०१७ व दिनांक ८ मार्च २०१ ९ रोजीच्या 
निदेशामध्ये नमूद सर्व अटी व शर्ती उक्त प्रकल्प क्षेत्रासाठी लागू राहतील . 


( २ ) उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडून कोणत्याही अटी / शर्तीचा भंग झाल्यास या अधिसूचनेद्वारे प्रदान करण्यात आलेली स्थानीय मंजुरी रद्द करण्याचा 
अधिकार शासनाकडे राखून ठेवण्यात येत आहे . अशा स्थितीत स्थानीय मंजुरी रद्द झाल्यास शासनाकडे जमा केलेले अधिमूल्य किंवा इतर रक्कम उक्त 
प्रकल्प प्रवर्तक यांना परत मिळणार नाही . 


( ३ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राकरिता उक्त नियमावलीमधील विनियम क्रमांक ७.५ Share of Local / Planning 
Authority नुसारच्या तरतुदी लागू राहतील . 

( ४ ) सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अमलात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


( ५ ) प्रस्तावाखालील स्थानीय मंजुरी प्राप्त उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात समाविष्ट करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनींचा 
तपशील सोबतच्या " अनुसूची - अ " मध्ये दर्शविण्यात आलेला आहे , तसेच वाढीव जमिनींसह उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाची हद्द 
दर्शविणारा नकाशा " अनुसूची - ब " अधिसूचनेसोबत जोडला आहे . 


( ६ ) पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या प्रारूप / अंतिम विकास योजनेमधील विकास योजना रस्ते , आरक्षणे व प्रस्ताव सदर एकात्मिकृत नगर 
वसाहतीमध्ये कायम ठेवून त्यांचा विकास करून , त्या सुविधा सर्वसामान्य जनतेसाठी उपलब्ध करून देणे प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील . 


अ.क्र . 


( ७ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात अंतर्भूत करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनींचा तपशील आणि हद्दी दर्शविणारा नकाशा 
सदर अधिसूचनेसह नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयांमध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता 
उपलब्ध राहील . 


१ 


( i ) 

महानगर आयुक्त , पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , पुणे . 

( ii ) जिल्हाधिकारी , पुणे . 

( ii ) सहसंचालक , नगर रचना , पुणे विभाग , पुणे . 

( iv ) उपसंचालक , नगर रचना , नागरी संशोधन घटक , मुख्य कार्यालय , पुणे . 

( v ) सहायक संचालक , नगर रचना , पुणे शाखा , पुणे . 

सदरहू अधिसूचना नगर रचना आणि मूल्यानिर्धारण संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात 

यावी . 


अनुसूची ' अ ' 

ॲशडॅन टाउनशीप व्हेंचर्स प्रा . लि . , म्हाळुंगे लॅण्ड डेव्हलपर्स प्रा . लि . , म्हाळुंगे टाउनशिप डेव्हलपर्स एलएलपी , माण - हिंजे टाउनशिप 
डेव्हलपर्स एलएलपी , क्लासिक प्रमोटर्स अॅण्ड बिल्डर्स प्रा . लि . , एनएनपी बिल्डकॉन प्रा . लि . , होमरायसिंग कन्स्ट्रक्शन एलएलपी , 
म्हाळुंगे रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स प्रा . लि . व मॅग्नाईट डेव्हलपर्स प्रा . लि . यांच्या मौजे म्हाळुंगे , माण व हिंजवडी , ता . मुळशी , जि . पुणे 
येथील मंजूर एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पामधील मौजे म्हाळुंगे येथील अधिसूचित क्षेत्रात समाविष्ट केलेल्या क्षेत्राचा तपशील 

मौजे 

सर्व्हे नं . हिस्सा नं . 


१ 


२ 

३ 


म्हाळुंगे 

म्हाळुंगे 

म्हाळुंगे 


३ 


पुणे , १६ जून २०२२ . 


- 


३ ९ 

३ ९ 

४० 


४ 


१ 


८ , शके १ ९ ४४ 


२ 

१ 


एकूण 

दि . २५-११-२०२१ रोजींच्या अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित केलेले क्षेत्र 

या अधिसूचनेद्वारे एकात्मिक नगर वसाहतीचे 

एकूण सुधारित अधिसूचित प्रकल्प क्षेत्र 


प्रकल्पात नव्याने समाविष्ट करून 
अधिसूचित करावयाचे क्षेत्र 


५ 

हे . 

८.२४ 

४.३६ 

०.४७ 


९ 


१३.०७ 


८८.५१११ 


१०१.५८११ 


अविनाश भा . पाटील , 

संचालक , नगर रचना , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ २ ९ , २०२२ / आषाढ २ ८ , शके १ ९ ४४ 


P 


BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

Notification 

No. RPP Pune / Village Mhalunge , Maan and Hinjewadi / ITP / TPV - 1 / 3109 / 2022. - Whereas , the 
Government in Urban Development Department , vide it's Notification No. TPS - 1895 / 227 / C.R. - 26 / 95 / 
UD - 13 , dated 25th November 1997 has sanctioned the Regional Plan for the Pune Region ( hereinafter 
referred to as " the said Regional Plan " ) with Development Control Regulation under Section 15 ( 1 ) 
of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) 
which has come into force with effect from the 10th February , 1998 ; 


and whereas , the Government of Maharashtra in Urban Development Department , vide Notification 
No. TPS - 1804 / Pune RP D.C.R./UD-13 , dated the 16th November 2005 and addendum No. TPS - 1804 / 
Pune RP D.C.R./UD-13/Addendum , dated the 6th January 2006 , has incorporated the regulations for 
Develpoment of Special Townships by amending the sanctioned Development Control Regulations 
for the said Regional Plan , under the provisions of sub - section ( 4 ) of Section 20 of the said Act , 
and it has further amended from time to time ; 


and whereas , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the 
Maharashtra Metropolitan Development Authority Act , 2016 the Government vide Notification of Urban 
Development Department No. PRD - 3316 / CR - 54 / UD - 7 , Dated 11th July , 2016 has established Pune 
Metropolitan Region Development Authority " ( hereinafter referred to as " the said Authority " ) for the 
Metropolitan Area of Pune Regional Plan more specifically described in the Schedule appended 
thereto ; 


and whereas , the Government to Maharashtra vide it's Notification No. TPS - 1817 / CR - 173 / 17 / 
UD - 13 , dated 18th January 2018 , appointed the said Development Authority as a " Special Planning 
Authority " under Section 40 ( 1 ) of the said Act , 1966 ; for the Metropolitan Area of Pune Regional 
Plan ; 


and whereas , the Government of Maharashtra in the Urban Development Department vide 
Notification No. TPS - 1816 / CR . - 368 / 16 / Part - I / DP - ITP / UD - 13 , dated 8th March 2019 sanctioned 
Development Control Regulations for the Special Planning Authority under the provisions of sub - section 
( 1 AA ) ( c ) of Section 37 of the said Act , in order to incorporate the regulations for Development 
of Integrated Townships Project ( hereinafter referred to as " the said Regulations " ) ; 


and whereas , the Government in Urban Development Department vide Government Notification 
No. TPS - 1808 / 370 / CR - 83 / 08 / UD - 13 , dated 4th April 2008 has accorded Location Clearance for the 
Special Township Project proposed by Ashdan Township Venture Pvt . Ltd. , Mhalunge Land Developers 
LLP , Mhalunge Township Developers LLP and Maan - Hinje Township Developers LLP ( hereinafter 
referred to as " the said Project Proponant " ) in Village Mhalunge , Maan and Hinjewadi , Taluka Mulshi , 
District - Pune on land admeasuring 43.0957 Ha . , and thereafter Government in Urban Development 
Department vide Government Notification No. TPS - 1814 / 484-12 / R.No . 130 / 14 / UD - 13 , dated 29th June 
2019 has accorded Locational Clearance for additional land admeasuring 43.50 Ha . and accordingly 
total notified area is 86.5966 Ha . and thereafter , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune 
vide its Notification No. R.P.Pune / village Mhalunge , Maan and Hinjewadi / ITP / TPV - 1 / 5424 , dated 
25th November 2021 under the Regulation No. 4.5 of the said Regulations granted permission to add 
the area 3.7370 Ha . in the total area of the said project and to delete the area 1.8225 Ha . from the total 
area of the said project for which locational permission has already been granted more specifically 
described as ' A ' and ' B ' respectively in the schedule appended with this notification , subject to the 
certain terms and conditions ; ( hereinafter referred to as " the said Notified Integrated Township 
Project " ) ; 


and whereas , said notified Integrated Township Project area came within Pune Metropolitan 
Region and the said Development Authority has sanctioned third revised master plan of the said 
Notified Integrated Township Project on 22nd October 2020 with certain conditions as per Regulation 
No.1 of the said Regulations ( hereinafter referred to as " the said Project " ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


- 


( ₂ शके १ ९ ४४ 


99 


and whereas , the project proponant viz Ashdan Township Venture Pvt . Ltd. , Mhalunge Land 
Developers Pvt . Ltd. , Mhalunge Township Developers LLP , Maan - Hinje Township Developers LLP , 
Classic Promoters and Builders Pvt . Ltd. , NNP Buildcon Pvt . Ltd. , Home Rising Construction LLP , 
Mhalunge Real Estate Developers Pvt . Ltd. and Magnite Developers Pvt . Ltd. now , vide their letter dated 
24th April 2022. dated 2nd May 2022 submitted a proposal as per the provisions of Regulation No. 4.5 
of the said Regulations to the Directorate for the grant of revised locational permission by incorporaling 
additional land admeasuring area about 13.07 Ha . from village Mhalunge , Tal . Mulshi , Dist . Pune 
( hereinafter referred to as " the said additional lands " ) in the notified area 44.0457 Ha . of village 
Mhalunge out of the said project of total notified area 88.5111 Ha . ; 


and whereas , as per the said Regional Plan , the part of the said additional lands is included in 
" Agriculture No Development and Residential " Zone and the part of the said additional land is affected 
by 36 mtrs . wide Regional Plan Road ; 


and whereas , as per the draft Development Plan of the jurisdiction of the said Authority , the part 
of the said additional lands is proposed in Residential Zone , Green Belt and the part of the said 
additional land is affected by the reservation Site No. H - 46 and 36 mtrs . wide Development Plan Road ; 


and whereas , as per the documents submitted by the said Project Proponant , the Ownership and 
Development Rights of the said additional lands proposed to be incorporated in the said Project are 
acquired by the said Applicant and the said Applicant has also submitted an Affidavit to that effect as 
per Revenue Record ; 


and whereas , as per the Regulation No. 4.5 of the said Regulation , the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune as per the request of said Project Proponant , may grant to add or delete any 
area , not exceeding 50 per cent of the total area under Locational Clearance ; 


and whereas , as per the request of the said Project Proponant , the area of the said additional 
lands to be added and to be deleted is less than 50 per cent of the total area of the said Project ; 


and whereas , it is accordingly expedient to designate the area of the lands to be incorporated and 
deleted on the said Regional Plan under the provisions of sub - section ( 3 ) of Section 18 of the said Act 
as the additional project area for the said Project ; 


and whereas , the said Project Proponent , vide challan No. GRNMH002350948202223E , dated 
25th May 2022 / defacement No. 0001293551202223 , dated 27th May 2022 has deposited an amount 
of Rs . 2,65,810 / -through the Assistant Director of Town Planning , Pune Branch , Pune which is at the 
rate of 10 per cent of the total premium charges at the stage of Locational Permission as per the 
Regulation No. 4.5 of the said regulation for said Project for the said additional lands falling in zones , 
other than residential and commercial . 


Now , therefore , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune under the Regulation No. 
4.5 of the said Regulation hereby grants permission to add the area 13.07 Ha . more specifically 
described in " Schedule " appended hereto , in the said Project for which Locational permission has 
already been granted , subject to the following terms and conditions ; 


" Terms and Conditions of the Integrated Township Project " .- 
( 1 ) Conditions of Ownership : 

1. It shall be the responsibility of the said Project Proponent to procure the proof of Ownership / 
Development Rights of said additional lands along with the area under the said Notified Integrated 
Township Project . Also while applying for Letter of Intent , it is obligatory on the said Project Proponent 
to submit to the Collector , Pune , the extracts of original certified documents of the registered 
Memorandum of Understanding , registered documents of joint venture , original measurement plans , 
documents proving the ownership rights , development rights etc. 


2. Part area of lands shall be included in the said Notified Integrated Township Project after 
obtaining measurement plan issued by the Deputy Superintendent of Land Records . If such lands are 
not remain continuous with the lands under the said Notified Integrated Township Project , then area of 
land stand automatically deleted from the said Notified Integrated Township Project area and the said 
Notified Integrated Township Project shall not be implemented on such lands . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ २ ९ , २०२२ / आषाढ २ ८ , शके १ ९ ४४ 

3. Collector , Pune should take appropriate action regarding land holding titles like " -2 " 
" R " " New Tenure " lands and Surplus lands declared under Urban Land Ceilling Act , area of 
schemes under section 20 of the Urban Land Ceilling Act etc. which are included in the said Notified 
Integrated Township Project before issuing the letter of intent . 


१२ 


4. Collector , Pune shall verify and take appropriate action in respect of lands which are included 
in the said Notified Integrated Township Project having entries regarding bank encumbrances and 
names in the Other Right's column of 7/12 extract , before issuing the letter of intent . 


5. Before issuing Letter Of Intent , the said Authority confirm / verify that , the Survey number and 
hissa number of 7/12 extracts of the said additional lands to be included in the said Notified Integrated 
Township Project area should match with record of Measurement Plan . 


6. If any document of ownership of lands included in the area of the said Notified Integrated 
Township Project is found false in future or if any judicial proceedings arise regarding the said Notified 
Integrated Township Project in future , then it shall be the sole responsibility of the said Project 
Proponent to deal with those proceedings at his own risk and cost . In such case Locational Clearance 
shall be deemed to be cancelled automatically for that lands . 


( II ) Conditions regarding Environment and Others .- 

1. The said Project Proponent shall obtain the Environmental Clearance from the Ministry of 
Environment , Forest and climatic change ( MoEF and CC ) and from the Appropriate Competent 
Authority before obtaining the Building Permission within the lands to be incorporated in the area of the 
said Notified Integrated Township Project . Also the terms and conditions of the notifications issued by 
the Ministry of Environment , Forest and Climate Change for the Environment Impact Assessment Act , 
1986 from time to time shall be binding on the said Project Proponent . 


2. The said Project Proponent shall be responsible for making provision for safe disposal of Solid 
Waste and effluents within the said Notified Integrated Township Project at his own risk and their own 
cost , as per the criteria and norms decided by the Maharashtra Pollution Control Board and also 
subject to the provisions and rules under the relevant Act in this regard . 


3. The terms and conditions imposed by the Irrigation Department and other concerned department 
of the State Government from time to time shall be binding on the said Project Proponent . The existing 
nallas / water courses , etc. , in the area of the said Notified Integrated Township Project shall not be 
closed . 


4. It shall be binding on the said Project Proponent to provide water supply for the development 
of the said Notified Integrated Township Project as per Regulation No. 10.5 ( a ) of the said Regulations 
at their own cost and responsibility . The conditions prescribed by Irrigation Department in these 
regards , from time to time are binding on the said Project Proponent . 


5. It shall be binding on the said Project Proponent to provide electricity supply for the development 
of the said Notified Integrated Township Project as per the Regulation No. 10.5 ( c ) of the said Regulation 
at their own cost and responsibility . Also the said Authority , shall obtain from the Project Proponent , 
necessary permissions and also the firm commitment of electricity supply for the entire area of the said 
Notified Integrated Township Project from the concerned power supply company before the approval of 
the Master Plan as per Regulation No. 6.5 of the said Regulation . 

6. The said project proponent shall submit certificate regarding the lands of Maharashtra Industrial 
Development Corporation are not included in Intergrated Township . 
( III ) Regarding Development .- 

1. The said Project Proponent shall provide access road of required width as per said Regulation 
but minimum 9 mtrs . free of cost to the lands owned by other private persons , which are surrounded 
by the area under the said Notified Integrated Township Project . 


2. It is binding on the said Project Proponent to protect the easement rights of the existing public 
roads passing through the area of the said Notified Integrated Township Project . 


3. It shall be binding on said Project Proponent to construct CD work on Nalla included in the area 
of the said Notified Integrated Township Project with the permission of concern department and to keep 
distance from River , Nallas , Canal , Lake and other Water bodies within the area of the said Notified 
Integrated Township Project required as per the said Regulation for Development of Integrated 
Township Project . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ २ ९ , २०२२ / आषाढ २ शके १ ९ ४४ 

( ₂ 


- 


१३ 


4. No construction of any type shall be allowed on the lands having slope equal to or more than 
1 : 5 in the said project , whether such lands are specifically marked as such on the Development Plan 
or not . Also No development activity shall be permissible and no development involving cutting / levelling / 
filling etc. shall be allowed on such lands . 


5. The said Project Proponent shall have to plan and earmark the lands at suitable location within 
the area of the said Notified Integrated Township Project for public purpose reservations and also for 
basic infrastructure required for the population to be accommodated within the said Project , as per the 
said Regulation and shall plan and develop the same at his own cost . 


6. It shall be binding on the said Project Proponent to provide the System of Rain Water Harvesting 
in each building of the said Notified Integrated Township Project . 


7. It shall be binding on the said Project Proponent to provide the System of Waste - Water 
Recycling in each building of the said Notified Integrated Township Project for reuse of the used water . 


8. It shall be binding on the said Project Proponent to provide and operate Solar Energy System 
within the said Notified Integrated Township Project . 

( IV ) Other Terms and Conditions .- 

1. The terms and conditions mentioned with reference to the Locational Clearence , amalgamation 
and the said additional area vide notifications dated 4th April 2008 and dated 29th June 2019 of 
Government , Urban Development Department and vide Notifications dated 25th November 2021 of the 
Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune for the original Locational Clearance of the said 
Project along with all the terms and conditions mentioned in this Notification and all the terms and 
conditions mentioned in the Directives , dated 20th April 2017 and dated 8th March 2019 issued by the 
Government in Urban Development Department for the said Notified Integrated Township Project . 


2. In case of breach of any of the terms and conditions by the said Project Proponent , the powers / 
rights of cancellation of the Locational Clearance granted vide this Notification are reserved with 
Government . If Locational Clearence stands cancelled due to non - compliance or non fulfillment of 
above stated conditions then , the premium or any other amount paid by the Applicant to the 
Government shall not be refunded to the said Project Proponent . 


3. The provisions mentioned in Regulation No. 7.5 of the said Regulation regarding the share of 
Local / Planning Authority shall be applicable for the said Notified Integrated Township Project . 


4. This Notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra 
Government Gazette . 


5. The details of the said additional lands incorporated within the said Notified Integrated Township 
Project are given in " Schedule - A " appended hereto . Also the plan showing the boundaries of the said 
Notified Integrated Township Project including the said additional lands is given in " Schedule - B " 
appended hereto . 


6. It is binding on the said Project Proponent to provide and develop the Development Plan Roads , 
reservations and proposals provided in the Draft / Final Development Plan of PMRDA and these shall 
be made available to the common public . 


7. The details of the said additional lands incorporated within the said Notified Integrated Township 
Project and the plan showing the boundaries along with this Notification shall be made available for the 
inspection , of the general public during office hours on all working days at the following offices : 
( 1 ) Metropolitan Commissioner , Pune Metropolitan Region Development Authority , Pune . 

( 2 ) The Collector , Pune . 


( 3 ) Joint Director of Town Planning , Pune Division , Pune . 

( 4 ) Deputy Director of Town Planning , Urban Reserch Cell , Pune . 

( 5 ) Assistant Director of Town Planning , Pune Branch , Pune . 

This notification shall also be published on the website of Directorate of Town Planning and 

Valuation www.dtp.maharashtra.gov.in 


१४ 


Sr. 
No. 

1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


Schedule ' A ' 

Details of Lands included in Integrated Township Project of Ashdan Township Venture Pvt . 
Ltd. , Mhalunge Land Developers Pvt . Ltd. , Mhalunge Township Developers LLP , 
Maan - Hinje Township Developers LLP , Classic Premoters and Builders Pvt . Ltd. , NNP 
Buildcon Pvt . Ltd. , Home Rising Construction LLP , Mhalunge Real Estate Developers Pvt . 
Ltd. and Magnite Developers Pvt . Ltd. , at Village - Mhalunge , Maan and Hinjewadi , Tal 
Mulshi , Dist . - Pune . 

Hissa 


1 

2 

3 


Mouje 
No. 

2 


Mhalunge 

Mhalunge 

Mhalunge 


जिल्हा सांगली 


Pune , 16th June 2022 . 


Survey 
No. 

Details of land area included in earlier 
notified area ( Ha . ) 

3 

5 

( A ) Details of Land included in earlier notified area 

39 

8.24 

39 

4.36 

40 

0.47 


4 


1 

2 

1 


Area Notified By Notification dated 25/11/2021 

Total revised notified area of Township ( A - B + C ) 


Total 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


८ , शके १ ९ ४४ 


13.07 Ha . 


88.5111 Ha . 


101.5811 Ha . 


AVINASH PATIL , 

Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


अधिसूचना कलम ११ 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक ११ / २०१७ / भूसंपादन / वशी -१४८ / २०२२ .-- ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 
; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , सांगली यांना यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश , " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 

८ , 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) . 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चारखालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) नुसार जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित 
करण्यात येत आहे ; 


अ . क्र . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , वाळवा विभाग , इस्लामपूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


१ 


१ 


२ 


३ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा सांगली , तालुका शिराळा , गाव चिखली 

अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन किंवा नवीन 

गट क्रमांक 


२ 


१६७/२ पैकी 

१६७/३ पैकी 

१६७/४ पैकी 


१६८ पैकी 

१६ ९ पैकी 

१७० पैकी 

१७१/१ पैकी 

१७१/२ पैकी 

१७४ पैकी 

१७५/४ पैकी 

१७५/५ पैकी 

१७५/६ पैकी 

१७५/८ पैकी 


३ 
हे , आर 

००.०१.५० 

००.८५.०० 


००.१४.०० 


००.२७.०० 


००.५४.०० 

००.०२.०० 


शके १ ९ ४४ 


००.०६.०० 

००.४ ९ .०० 

००.३६.५० 

००.००.७५ 


००.०१,०० 


०१.७५.०० 

००.००.७५ 


१५ 


दिशा 


OC 


४ 


मध्यातून 

उत्तरेस 

दक्षिणेस 

उत्तरेस 


दक्षिण - पूर्व कोपरा 

मध्यातून 

उत्तरेस 

दक्षिणेस 


मध्यातून 

दक्षिण - पूर्व कोपरा 

दक्षिण - पूर्व कोपरा 

दक्षिण - पूर्व कोपरा 

दक्षिणेस 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय 


१ 


१४ 


१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 


३८ 


३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 

४५ 

४६ 


पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ 
पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ - ८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक-- चालू 


४७ 


२ 


१७५ / ९ पैकी 

१७५/१० पैकी 

२२७ / १ - अ पैकी 


२२७/२ पैकी 

२२६/१ पैकी 

२२६/२ पैकी 


२२५ पैकी 

२२१ पैकी 

२१ ९ पैकी 

२२० पैकी 

४५ पैकी 

४ ९ पैकी 

४४/१ पैकी 

४४/३ पैकी 

५४/१ पैकी 

५४/२ पैकी 

५४/३ पैकी 

५४/४ पैकी 

५४/५ पैकी 

५४/६ पैकी 

५४/७ पैकी 


५५ पैकी 

५७ पैकी 

५६ पैकी 


५८/४ पैकी 

५ ९ / २ पैकी 

३१/१ पैकी 

६२/२ पैकी 

६४/३/२ पैकी 

६४/३/३ पैकी 

६४/३/४ पैकी 

६४/३/५ पैकी 


६४ / ३ / ६ + ४ / ४ पैकी 

६४ / ३ / ७ + ४ / ५ पैकी 


३ 

हे . आर 

००.०८.२५ 

००.१०.५० 

००.९ ७.५० 

००.१२.०० 

००.०१.५० 

००.८७.०० 

००.०२.०० 

००.२४.०० 

००.०६.०० 

००.३८.०० 

०१.०५.०० 

००.१८.५० 

००.० ९ .०० 

००.२५.०० 

००.२३.०० 

००.८६.०० 

००.१७.०० 

००.०७.०० 

००.३२.०० 

००.३१.०० 

००,० ९ .०० 

००,१०,०० 

००.४२.०० 

०१.७०.०० 


०१.०१.०० 


०१.२५.०० 

००.२१.०० 

००.६ ९ .०० 

००.०३.७५ 

००.०४.०० 


00.08.00 


००.०४.०० 

००.०४.५० 

००.०२.०० 


४ 


दक्षिणेस 

मध्यातून 

मध्यातून 

पश्चिमेस 

दक्षिणेस 


मध्यातून 

दक्षिण - पूर्व कोपरा 


मध्यातून 

दक्षिणेकडून 

उत्तरेकडून 

पूर्वेकडून 

दक्षिणेकडून 

उत्तरेस 

उत्तरेस 

दक्षिणेस 

दक्षिणेस 

दक्षिणेस 

दक्षिणेस 

दक्षिणेस 

दक्षिणेस 

दक्षिणेस 

दक्षिणेस 

उत्तरेस 

उत्तरेस 

उत्तरेस 

उत्तरेस 

उत्तरेस 

उत्तरेस 

उत्तरेस 

उत्तरेस 

उत्तरेस 

उत्तरेस 

उत्तरेस 

उत्तरेस 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ 

अनुसूची - एक-- चालू 


१ 


४८ 

४ ९ 

५० 

५१ 

५२ 

५३ 

५४ 


५५ 


२ 


६४ / ४ / ३ + ३ / ८ पैकी 

६४ ४/२ पैकी 

६४ ४/१ पैकी 

६४ ४/६ पैकी 

६४ ४/७ पैकी 

६४ ४/८ पैकी 

६४ ४ / ९ पैकी 

६४/२ पैकी 


एकूण 


इस्लामपूर , ३ जून २०२२ . 


.. 


- 


२ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


३ 

हे . आर 

००.० ९ .०० 

००.० ९ .०० 

००.१४.०० 

००,००.७५ 

००.०२.०० 

००.०२.५० 


00.09.00 


००.४०.५० 


१५.६७.५० 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


उत्तरेस 

उत्तरेस 

उत्तरेस 

उत्तरेस 

उत्तरेस 

उत्तरेस 

उत्तरेस 

उत्तरेस 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


८ , 


४ 


शके १ ९ ४४ 


प्रकल्पाचे नाव : वारणा प्रकल्प , वारणा डावा तीर कालवा मौजे चिखली . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वारणा प्रकल्प , वारणा डावा तीर कालवा मौजे चिखली . 

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन प्रकल्प असलेने सदर क्षेत्रातील शेतीस सिंचनाकरिता पाणी उपलब्ध होणार असलेमुळे बागायत क्षेत्रात वाढ होऊन 
लोकांचे जीवनमान सुधारणेस साह्य होणार आहे . 


१७ 


प्रस्तावित संपादन क्षेत्रामध्ये फक्त शेतजमीन येत असून गावठाण तसेच भूसंपादन क्षेत्रातील कोणाचेही विस्थापन होत नाही . 

अनुसूची - चार 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , दिनांक ७ मार्च २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार सदरचा प्रकल्प ग्रामीण पायाभूत 
सुविधांतर्गत येत असल्याने त्यास भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
मधील सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

सदर भूसंपादनामुळे व्यक्तीचे / व्यक्तींचे विस्थापन होत नसलेमुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रशासक नियुक्त करणेची आवश्यकता नाही . 
टीप .-- उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी , वाळवा विभाग , इस्लामपूर ( मध्यवर्ती प्रशासकीय इतारत , पेठ , सांगली रोड ) 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


डॉ . संपत खिलारी , 
उपविभागीय अधिकारी , 

वाळवा विभाग , इस्लामपूर . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ ८ , शके १ ९ ४४ 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी - चिंचवड क्षेत्र , पुणे 
झोपडपट्टी पुनर्वसन अंतिम आदेश 


महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम ३ ( क ) अन्वये अंतिम अधिसूचना 

क्रमांक झोपुप्रा / सप्रा -३ / झोपुआ / ६० ९ / २०२२ . - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ ( प्रस्तुत आदेशात 
या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे " उक्त अधिनियम " असा करणेत येत आहे ) चे कलम ३ - अ नुसार महाराष्ट्र शासन , गृहनिर्माण विभाग , अधिसूचना क्रमांक 
झो.पु.यो. - २००४ / प्र . क्र . २१३ / झो.प.सु . १ , दिनांक ३० जून २००५ अन्वये पुणे व पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , पुणे या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , या प्राधिकरणाकडून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३- ब मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी 
सर्वसाधारण झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तयार करण्यात आलेली असून शासनाच्या मान्यतेने सदरची सर्वसाधारण झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत : प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ; 

१ 


आणि , ज्याअर्थी , पुणे व पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील खालील अनुसूचीमध्ये नमूद गाव मौजे भोसरी , स . नं . ५८ , सेक्टर नंबर १२ , 
येथील खंडे वस्ती या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या झोपडपट्टी क्षेत्रावर क्षेत्रफळ १८ ९९९.९ १ चौ . मी . ( प्रस्तुत जाहीर प्रकटनात या मिळकतीचा उल्लेख 
यापुढे " सदर मिळकत " असा करणेत येत आहे ) हे क्षेत्र पुणे व पिंपरी - चिंचवड महनगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांच्या या प्राधिकरणाकडील यादीमध्ये 
समाविष्ट करणेत आलेले आहे 
ļ 


आणि ज्याअर्थी , सदर क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी विकसक मे . साई मिरॅकल डेव्हलपर्स यांचेमार्फत झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरणाकडे झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव सादर करणेत आलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपट्टी असलेने व त्रिमिती पद्धतीनुसार प्राप्त एकूण क्षेत्र १८ ९९९.९ १ चौ . मी . घोषित 
नसलेमुळे सक्षम प्राधिकारी तथा सहायक आयुक्त , झोपडपट्टी निर्मूलन पुनर्वसन विभाग , पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका , पिंपरी यांनी झोपडपट्टीसदृश 
परिस्थिती असलेचा अहवाल कार्यालयीन जावक क्रमांक झोनिपु / ०४ / कावि / १६३ / २०२० , दिनांक १८ डिसेंबर २०२० रोजी सादर केलेला असलेमुळे तसेच 
सक्षम प्राधिकारी क्रमांक ३ यांनीदेखील दिनांक १४ जानेवारी २०२१ रोजी स्थळपाहणी करून त्यांचा स्वतंत्र अहवाल प्रकरणी सादर केलेला आहे . सदरचे 
संपूर्ण योजनाक्षेत्र हे झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकामी समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री 
झालेली आहे . 


ज्याअर्थी , सदरचे क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची दिनांक १८ जानेवारी २०२२ रोजीची पूर्वसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
२७ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी पृष्ठे ६ व ७ मध्ये तसेच पुढारी व आज का आनंद या दैनिक वृत्तपत्रांत दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ रोजी 
प्रसिद्ध करणेत आली आहे . तसेच , सदरची पूर्वसूचना सर्वसाधारणपणे सर्वांना ठळकपणे दिसून येईल अशा प्रत्यक्ष जागेवर दिनांक 
२८ जानेवारी 
२०२२ 
रोजी डकवून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे , तसेच सदरच्या नोटिशीची प्रत आयुक्त , पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , पुणे , मा . आयुक्त , पिंपरी 
चिंचवड महानगरपालिका यांना व विकसक मे . साई मिरॅकल डेव्हलपर्स यांनादेखील देणेत आलेली आहे आणि ज्याअर्थी , सदर दिनांक १८ जानेवारी 
२०२२ रोजीच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबतची पूर्वसूचना नोटिशीस कोणतेही आक्षेप / हरकत विहित मुदतीमध्ये प्राप्त झालेले नाहीत , तथापि , 
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , पुणे यांचेमार्फत दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे पत्र प्राप्त झालेले असून पत्रातील नमूद मुद्द्याबाबत योजनेचे 
विकसक यांना दिनांक ३ मार्च २०२२ व दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजी खुलासा सादर करणेबाबत कळविणेत आलेले होते . त्याअनुषंगाने विकसक यांनी 
पत्रातील नमूद दावा हा तत्कालीन प्राधिकरणाचा भूसंपादन मोबदल्याच्या संदर्भातील आहे . खंडे वस्ती झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाशी याचा कोणताही 
संबंध नाही व न्यायालयाचा कोणत्याही प्रकारचा स्थगिती आदेश नाही . भविष्यात या संबंधी कोणतीही अडचण उद्भवल्यास याची कोणत्याही प्रकारची 
तोशिष झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे या कार्यालयास लागू देणार नाही , याची सदर प्रकल्पाचे विकसक म्हणून हमी देतो , असे या कार्यालयाकडे 
दिनांक १ एप्रिल २०२२ रोजीच्या प्राप्त पत्रान्वये कळविले आहे . 


आणि त्याअर्थी , मी , राजेंद्र निंबाळकर , मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे व पिंपरी - चिंचवड क्षेत्र , पुणे उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ - क ( १ ) मधील नमूद तरतुदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये सदरचा झोपडपट्टी पुनर्वसन आदेश कायम करून खालील 
अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र या आदेशाद्वारे " झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करीत आहे . 


सदरच्या आदेशामुळे बाधित होणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ क ( २ ) मधील तरतुदीनुसार प्रस्तुत आदेश प्रसिद्ध झाल्यापासून 
३० दिवसांचे आत मा . शिखर तक्रार निवारण समिती , वांद्रे , मुंबई येथे अपील दाखल करता येईल आणि अशा अपिलावरील शिखर तक्रार निवारण समितीचा 
निर्णय अंतिम राहील . 


गाव 


१ 


खंडे वस्ती , 

भोसरी , 
पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ 


स . नं . 


२ 


स . नं . ५८ , 

सेक्टर नं . १२ . 


पुणे , १० जून २०२२ . 


पिंपरी - चिंचवड 
नवविकास प्राधिकरण , 
निगडी ( पुणे महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरण , 
पुणे ) ( PMRDA ) 

सदरचा आदेश हा माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह देण्यात आला आहे . 


क्षेत्र 

पूर्णत : 


अनूसूची 

महानगरपालिकेचे नाव : पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिका 

झोपडपट्टीचे नाव : स . नं . ५८ , सेक्टर १२ , खंडे वस्ती , भोसरी , पुणे . 

जमिनीचे मालकी हक्क 
प्राप्त असलेल्या 

चतु : सीमा 

संस्थेचे नाव 

३ 


४ 

चौ . मी . 

१८ ९९९.९ १ 


- 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी -चिंचवड क्षेत्र , पुणे 
जाहीर नोटिस 


२ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


५ 


८ , 


पै . 


शके १ ९ ४४ 


पूर्वेस- स . नं . ५८ पै . 
पश्चिमेस- स . नं . ५८ 
दक्षिणेस- भोसरी एमआयडीसी 

पै . 

उत्तरेस- स . नं . ५८ 


शेरा 


६ 


१ ९ 


राजेंद्र निंबाळकर , 

( भा.प्र.से. ) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी - चिंचवड क्षेत्र , पुणे . 


झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याची पूर्वसूचना 

क्रमांक झोपुप्रा / सप्रा -२ / ६०८ / २०२२.- महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ ( प्रस्तुत आदेशात 
या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे सोयीकरिता " उपरोक्त अधिनियम " असा करणेत येत आहे ) चे कलम ३ - अ ( १ ) ( २ ) अन्वये , पुणे व पिंपरी - चिंचवड 
महानगरपालिका क्षेत्राकरिता गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक झो . पु.यो. -२००४ / प्र . क्र . २१३ / झो.प.सु. १ , दिनांक ३० जून २००५ नुसार 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची नियुक्ती केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३- ब मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली आहे . झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजुरीने सदरची सर्वसाधारण 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात , दिनांक १ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमतः प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उपरोक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे अद्याप कोणत्याही विकसकाचा प्रस्ताव दाखल झालेला नसल्याचे दिसून येते . 


आणि ज्याअर्थी , खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेली ही मिळकत घोषित नसल्याचे दिसून येते . तथापि , महापालिका सहायक आयुक्त , वारजे - कर्वेनगर 
कार्यालय , पुणे महानगरपालिका यांनी त्यांचेकडील पत्र जा . क्रमांक ४७५ ९ , दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२० अन्वये सदर ठिकाणी झोपडपट्टीसदृश परिस्थिती 
असलेबाबतचा अहवाल या कार्यालयाकडे सादर केला आहे , तसेच मोजणी नकाशानुसार त्रिकोणमिती पद्धतीने येणारे १४५४.७४ चौ . मी . क्षेत्रावर झोपडपट्टी 
असलेने सदरचे क्षेत्र हे झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकामी समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री झालेली 
आहे ; 


२० 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम ( सुधारणा ) , २०१७ मधील तरतुदी विचारात घेता झोपडपट्टी 
पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करताना " कोणतीही झोपडपट्टी योजना प्रसिद्ध झाल्यानंतर यथाशीघ्र , मुख्य कार्यकारी अधिकारी , कोणत्याही जमिनीच्या बाबतीत 
मग ती पूर्वी झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित झालेली असो किंवा नसो व ज्या सामूहिक आर्थिक कार्यक्षेत्राचा अंतर्भाव करता येईल ती जमीन झोपडपट्टी 
पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाणे समर्थनीय ठरविणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्याची खात्री पटल्यावर कोणतीही सार्वजनिक प्राधिकरणे 
किंवा राज्य विधी मंडळाने अधिनियमित केलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये गठित केलेल्या राज्य शासनाच्या स्थानिक संस्था यांसह जमीन मालकांना ३० 
दिवसांची नोटीस आणि त्यांचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे आणि त्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत अशी 
जमीन झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करील " असे नमूद केले आहे ; 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


आणि ज्याअर्थी , या नोटिशीद्वारे सोबत अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क्षेत्र महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ चे 
कलम ३ क नुसार " झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " म्हणून घोषित करण्याचे नियोजन आहे ; 


गाव 


आणि त्याअर्थी , या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क्षेत्राचे जमीन मालक अथवा मालकी हक्क प्राप्त असलेल्या व्यक्ती / संस्था यांना त्यांच्या ज्या काही सूचना / 
हरकती असतील त्या ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी क्रमांक २ यांचेकडे सादर करण्यास फर्माविण्यात येत 
आहे . अशा सूचना व हरकती विचारात घेऊन या प्रकरणी ४५ दिवसांचे आत हे क्षेत्र उक्त कलमाखाली " झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा 
निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे व पिंपरी - चिंचवड क्षेत्र , पुणे यांचेमार्फत घेण्यात येईल . 

अनूसूची 

महानगरपालिकेचे नाव : पुणे महानगरपालिका 

झोपडपट्टीचे नाव : स . नं . ४२ - अ / ४ - क + ५ / ६ व स . नं . ४२ - अ / १ - अ / २ - ड , पौड फाटा , एरंडवणा , पुणे 

क्षेत्र 

जमिनीचे मालकी हक्क 
प्राप्त असलेल्या 

चतु : सीमा 

पूर्णत : 

संस्थेचे नाव 


१ 


मौजे 
एरंडवणा 


फा . प्लॉ.क्र . / 
सि.स.नं. 


स . नं . ४२ - अ / 

४ - क + ५ / ६ व 

स.नं. ४२ - अ / 

१ - अ / २ - ड , 

पौड फाटा , 

एरंडवणा . 

सदरची नोटिस ही माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह देण्यात आली . 


पुणे , ९ जून २०२२ . 


३ 


खाजगी 


८ , शके १ ९ ४४ 


४ 

चौ . मी . 


१४५४.७४ 


पूर्वेस - देशपांडे पुरम इमारत 
पश्चिमेस- जलसंपदा विभागाची जागा 


दक्षिणेस- रस्ता 

उत्तरेस- करंजकर यांची मिळकत व 

इमारत . 


शेरा 


६ 


राजेंद्र निंबाळकर , 

( भा.प्र.से. ) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 

पुणे व पिंपरी - चिंचवड क्षेत्र , 

पुणे . 


अ . क्र . 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ 


१ 

२ 

३ 

४ 


५ 

अटी . -- 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


- 


क्रमांक ना बँका / १ - सआ / पवना बँक /का.क . १५६/७४५/२०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये पवना 
सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत 

आहे . 


२ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , पवना सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे यांचा प्रस्ताव दिनांक ८ मार्च २०२२ . 

८ 

आदेश 


२ 

श्री . उल्हास विलास यादव 

श्री . जितेंद्र मारुती पोळेकर 

श्री . महेश रामचंद्र निंबाळकर 

श्री . शरद काळुराम पवार 

श्री . शिवाजी सखाराम भोरडे 


परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
३ 


सिनिअर मॅनेजर 
शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 


८ , 


शक्तीची व्याप्ती 


४ 


शके १ ९ ४४ 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


२१ 


कार्यक्षेत्र 


महाराष्ट्र राज्य 

अहमदनगर व पुणे 

सातारा व पुणे जिल्हा 
सातारा व पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहोरेचा वापर करण्यात 

यावा . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , पवना सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे " असा फलक लावता 
येईल . 


२२ 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

J 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 


पुणे , ५ एप्रिल २०२२ . 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


१ 


१ 

२ 


आदेश 

क्रमांक ना बँका / १ - सआ / श्री . शारदा बँक / का.क. १५६/७४८/२०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये 
श्री शारदा सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम 
१०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती 
प्रदान करीत आहे . 


८ , शके १ ९ ४४ 


२ 

( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , श्री . शारदा सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे यांचे दिनांक २ मार्च २०२२ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव दिनांक 
३० मार्च २०२२ . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


२ 

श्री . डिंबळे रमेश निवृत्ती 

श्री . तिकोणे अशोक तुकाराम 

श्री . मेंगे गिरीश ज्ञानोबा 


परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

३ 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


सहायक सरव्यवस्थापक 

ज्युनिअर ऑफिसर 

ज्युनिअर ऑफिसर 


शक्तीची व्याप्ती 


४ 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


५ 

महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 


अटी .- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 

८ , 


शके १ ९ ४४ 


२३ 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहोरेचा वापर करण्यात 

यावा . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , श्री शारदा सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे " असा फलक 
लावता येईल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


पुणे , ५ एप्रिल २०२२ . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) अवसायक , शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे यांचा प्रस्ताव दिनांक १६ मार्च २०२२ . 

आदेश 

क्रमांक ना बँका / १ - सआ / शिवाजीराव भोसले बँक / का.क. १५६/७७२/२०२२ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , 
कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


२४ 


अ . क्र . 


१ 


१ 


२ 


२ . 

३ . 


३ 

४ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 


५ 


११ 

१२ 

१३ 

१४ 


१५ 

१६ 

१७ 

अटी .- 


६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ - ८ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

३ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


२ 

श्री . गावडे शशिकांत रामचंद्र 

श्री . अमित मधुकर पिंपळे 

श्री . राजेश जयवंत शिंदे 


सौ . सुनिता लालासाहेब बांदल 
श्री . इंद्रसेन जयवंतराव जाधव 
श्री . राम बळीराम भोसले 

श्री . उमेश राजाराम मारणे 

श्री . राजेंद्र जनार्दन सावंत 
श्री . संतोष वसंतराव सोनवणे 
श्री . विनोद कचरदास पालीवाल 
श्री . रघुनाथ दत्तात्रय कामथे 

श्री . राजेश वसंत सावंत 

श्री . विकास राजाराम पवार 

श्री . अमर विठ्ठल पवार 
श्री . पोपट मारुती गायकवाड 

श्री . राजेंद्र अनंतराव कामठे 

श्री . सुभाष तानाजी सोनवणे 


वरिष्ठ अधिकारी 

कनिष्ठ अधिकारी 

कनिष्ठ अधिकारी 

शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 
कनिष्ठ अधिकारी 
कनिष्ठ अधिकारी 
कनिष्ठ अधिकारी 
शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 

शाखा व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


४ 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


५ 

महाराष्ट्र राज्य 

पुणे शहर व जिल्हा 

महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 

पुणे शहर व जिल्हा 

पुणे शहर व जिल्हा 

पुणे शहर व जिल्हा 

पुणे शहर व जिल्हा 
महाराष्ट्र राज्य 
पुणे शहर व जिल्हा 
महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 

पुणे शहर व जिल्हा 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहोरेचा वापर करण्यात 

यावा . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे " असा 
फलक लावता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ 


पुणे , ६ एप्रिल २०२२ . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


अ . क्र . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

नमूद करावा . 

शैलेश कोतमिरे , 


१ 


१ 


२ 

अटी .- 


- 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , इंदापूर अर्बन को - ऑप बँक लिमिटेड , इंदापूर यांचा प्रस्ताव दिनांक ४ मार्च २०२२ . 

आदेश 


२ ९ , २०२२ / आषाढ २ ८ , 


- 

क्रमांक ना बँका / १ - सआ / इंदापूर अर्बन बँक / का . क . १५६/८२३/२०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये इंदापूर अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , इंदापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , 
कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


२ 

श्री . माने छगन निवृत्ती 

श्री . जामदार जोतीराम पांडुरंग 


परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

३ 


शके १ ९ ४४ 


ज्युनिअर ऑफिसर 

ज्युनिअर ऑफिसर 


२५ 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


शक्तीची व्याप्ती 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


पुणे , सोलापूर , अहमदनगर 
पुणे , सातारा , रायगड 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


२६ 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ ८ , शके १ ९ ४४ 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहोरेचा वापर करण्यात 

यावा . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , इंदापूर अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , इंदापूर " असा 
फलक लावता येईल . 


९ . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 


पुणे , ११ एप्रिल २०२२ . 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक , विद्या सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे यांचा प्रस्ताव दिनांक ५ एप्रिल २०२२ . 

आदेश 


क्रमांक ना बँका / १ - सआ / विद्या बँक /का.क . १५६ / ८३६ / २०२२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये विद्या 
सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत 
आहे . 


अ . क्र . 


२ . 

३ . 


१ 


१ 

२ 


Cew U 


६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 

८ , 


४ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


२ 

श्री . सुनील दत्तात्रय रेळेकर 

श्री . अभय बाळकृष्ण केळकर 


३ श्री . महेश वैजनाथ नवांगुळ 

श्री . गणेश ईश्वरलाल निम्हण 


परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

३ 

वरिष्ठ अधिकारी 

कनिष्ठ अधिकारी 

कनिष्ठ अधिकारी 

कनिष्ठ अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


शके १ ९ ४४ 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अटी . -- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची संबंधित माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


महाराष्ट्र राज्य 

पुणे 

सातारा व पुणे 

सोलापूर व पुणे 


२७ 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


पुणे , ११ एप्रिल २०२२ . 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहोरेचा वापर करण्यात 

यावा . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , विद्या सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे " असा फलक लावता 
येईल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


२८ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ , 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , शरद सहकारी बँक लिमिटेड , मंचर यांचा प्रस्ताव दिनांक १३ एप्रिल २०२२ . 

आदेश 


अ . क्र . 


क्रमांक ना बँका / १ - सआ / शरद बँक मंचर / का.क. १५६/८८५/२०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये 
शरद सहकारी बँक लिमिटेड , मंचर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान 
करीत आहे . 


१ 


२ . 

३ . 


१ 


२ 


३ 


४ 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


५ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

२ 

श्री . राजाराम मारुती डेरे 

श्री . अजित वसंतराव देवकर 


श्री . अभय दत्तात्रय आवटे 

श्री . अजित नारायण नेहरकर 

श्री . गणेश कांतीलाल कोटकर 


परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

3 


वरिष्ठ व्यवस्थापक 

वरिष्ठ व्यवस्थापक 

सिनिअर ऑफिसर 

सिनिअर ऑफिसर 

ज्युनिअर ऑफिसर 


शक्तीची व्याप्ती 


८ , शके १ ९ ४४ 


४ 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


५ 
महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 


अटी .- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहोरेचा वापर करण्यात 

यावा . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , शरद सहकारी बँक लिमिटेड , मंचर " असा फलक 
लावता येईल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

J 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


पुणे , २० एप्रिल २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक 
३१ 
( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , सन्मित्र सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे यांचा प्रस्ताव दिनांक ६ एप्रिल २०२२ . 
आदेश 


१ 


१ 


२ 

३ 

४ 


क्रमांक ना बँका / १ - सआ / सन्मित्र बँक / का.क . १५६/८३८/२०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये 
सन्मित्र सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम 
१०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती 
प्रदान करीत आहे . 


५ 


६ 

७ 

८ 

९ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

२ 

श्री . प्रबोधन गोपाळराव यादव 

श्री . निलेश भगवान शेवते 

श्री . राजेश उदयभानू शिंदे 

श्री . प्रविण रामचंद्र तात्माणे 
श्री . समीर इस्माईल इनामदार 
श्री . मुकुंद सखाराम ससाणे 

श्री . रमेश प्रल्हाद शेवाळे 


८ , शके १ ९ ४४ 


श्री . संजय पोपट हिंगणे 

श्री . निलेश भागुजी कुदळे 


परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
३ 


सहायक शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 

शाखा व्यवस्थापक 

शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 

शाखा व्यवस्थापक 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


२ ९ 


शक्तीची व्याप्ती 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


ऑक्टोबर २०१८ . 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


५ 

संपूर्ण महाराष्ट्र 

संपूर्ण महाराष्ट्र 

संपूर्ण महाराष्ट्र 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 


३० 


अटी . -- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


२ . 

३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ 
पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ - ८ , शके १ ९ ४४ 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात 

यावा . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , सन्मित्र सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे " असा फलक 
लावता येईल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिशीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 


पुणे , १२ एप्रिल २०२२ . 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , लोकमंगल को - ऑप . बँक लिमिटेड , सोलापूर यांचा प्रस्ताव दिनांक २० एप्रिल २०२२ . 


अ . क्र . 


१ 


१ 

२ 

३ 

अटी .- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ 


२ . 

३ . 


आदेश 

क्रमांक ना बँका / १ - सआ / लोकमंगल बँक / का.क . १५६ / ९ १ ९ / २०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये 
लोकमंगल को - ऑप . बँक लिमिटेड , सोलापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , कलम ९ ८ व 
कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


२ 

श्री . नवनाथ त्रिमुख बिराजदार 

श्री . प्रशांत रघुनाथ अंबुरे 

श्री . गंगाराम मच्छिंद्र सुरवसे 


परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

३ 


व्यवस्थापक 

व्यवस्थापक 


- 


शाखा व्यवस्थापक 


२ ९ , २०२२ / आषाढ २ ८ , 


शक्तीची व्याप्ती 


४ 


शके १ ९ ४४ 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


३१ 


महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात 

यावा . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , लोकमंगल को - ऑप . बँक लिमिटेड , सोलापूर " असा 
फलक लावता येईल . 


९ . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 

कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


३२ 

११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


पुणे , २५ एप्रिल २०२२ . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिशीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , श्री गणेश सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे यांचा प्रस्ताव दिनांक १२ एप्रिल २०२२ . 

आदेश 


१ 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / श्री गणेश बँक / का.क . १५६ / ९ २६ / २०२२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये 
श्री गणेश सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम 
१०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ 
पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


१ 


२ 

अटी . -- 


२ . 

३ . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


२ 

श्री . ईश्वर धोंडीबा काटे 

श्री . सतिश आनंदराव थोरात 


परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
३ 


शाखा व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 


- 


८ , शके १ ९ ४४ 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


शक्तीची व्याप्ती 


४ 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


संपूर्ण महाराष्ट्र 

संपूर्ण महाराष्ट्र 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात 

यावा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , श्री गणेश सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे " असा फलक 
लावता येईल . 


९ . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 


पुणे , २६ एप्रिल २०२२ . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


अ . क्र . 


१ 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिशीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 


१ 


करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


२ 


३ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक , राजर्षी शाहू सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे यांचा प्रस्ताव दिनांक ५ मे २०२२ . 
आदेश 


- 


क्रमांक ना बँका / १ - सआ / राजर्षी शाहू बँक / का.क. १५६/१०५५/२०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये राजर्षी शाहू सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , कलम 
९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


२ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


२ 

श्री . अनंत महादेव कावणकर 


श्री . रविंद्र मारुती सावंत 


श्री . मिलन चंद्रकांत रजपूत 


८ , शके १ ९ ४४ 


परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शाखाधिकारी 


३३ 


शाखाधिकारी 


शाखाधिकारी 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


शक्तीची व्याप्ती 


४ 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


५ 

पुणे , अहमदनगर , सातारा , 
सोलापूर , रायगड व ठाणे . 
पुणे , अहमदनगर , सातारा , 
सोलापूर , रायगड व ठाणे . 
पुणे , अहमदनगर , सातारा , 
सोलापूर , रायगड व ठाणे . 


३४ 


१ 

४ 


५ 

अटी .- 


२ . 

३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय 


२ 

श्री . दत्तात्रय मुरलीधर जगताप 


श्री . राजेश बाळकृष्ण यादव 


पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ 
पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ - ८ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट -- चालू 


३ 

वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


४ 

वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


५ 

पुणे , अहमदनगर , सातारा , 
सोलापूर , रायगड व ठाणे . 

महाराष्ट्र राज्य 


सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात 

यावा . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


पुणे , ९ मे २०२२ . 


८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , राजर्षी शाहू सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे " असा फलक 
लावता येईल . 


९ . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिशीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , पुणे कॅन्टोन्मेंट सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे यांचा प्रस्ताव दिनांक १२ एप्रिल २०२२ . 

आदेश 


१ 


२ . 

३ . 


क्रमांक ना बँका / १ - सआ / पुणे कॅन्टोन्मेंट बँक / का.क. १५६/१०८६/२०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये पुणे कॅन्टोन्मेंट सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , 
कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


१ 

२ 

३ 


२० 


६ 

७ 

८ 

अटी . -- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ 


५ 


६ . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


२ 

श्री . भंडारी सुहास शिवाप्पा 

श्री . किशोर दौलतराव राऊत 
श्री . झोडगे राहुल कालिदास 
सौ . पुरंदरे तेजश्री मंदार 

श्री . मोझे मधुकर विठ्ठल 
श्री . सचिन हरिभाऊ शिंदे 

श्री . नितीन प्रकाश जाधव 

श्री . अविनाश शिवाजीराव गायकवाड 


- 


परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
३ 


२ ९ , २०२२ / आषाढ २ ८ , 


शाखा व्यवस्थापक 
प्रशासन प्रमुख 

शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


शके १ ९ ४४ 


४ 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


३५ 


कार्यक्षेत्र 


५ 

महाराष्ट्र राज्य 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात 

यावा . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


३६ 


८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , पुणे कॅन्टोन्मेंट सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे " असा 
फलक लावता येईल . 


९ . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ ८ , शके १ ९ ४४ 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिशीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 


पुणे , १७ 


करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


अ . क्र . 


१ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , सोलापूर सिद्धेश्वर सहकारी बँक लिमिटेड , सोलापूर यांचा प्रस्ताव दिनांक १ ९ एप्रिल २०२२ . 
आदेश 


क्रमांक ना बँका / १ - सआ / सोलापूर सिद्धेश्वर बँक / का.क . १५६/१०८७/२०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये सोलापूर सिद्धेश्वर सहकारी बँक लिमिटेड , सोलापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
चे 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


२० 


५ 


मे २०२२ . 


६ 

७ 


१ 

२ 

३ श्री . चन्नप्पा गु . घोळसगाव 

श्री . संजय बं . शरणार्थी 

श्री . मल्लिनाथ रा . पुजारी 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


२ 

श्री . चंद्रकांत क . म्हेत्रे 

श्री . सुनिल व . कोळेकर 


सौ . माधवी नि . लंगोटे 

श्री . राजेश आर . भैरप्पा 


परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


सिनिअर ऑफिसर 

ज्युनिअर ऑफिसर 

ज्युनिअर ऑफिसर 

ज्युनिअर ऑफिसर 

ज्युनिअर ऑफिसर 


ज्युनिअर ऑफिसर 

ज्युनिअर ऑफिसर 


शक्तीची व्याप्ती 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


५ 

महाराष्ट्र राज्य 

पुणे व सोलापूर जिल्हा 

सोलापूर जिल्हा 

सोलापूर जिल्हा 


लातूर व उस्मानाबाद 
जिल्हा . 
सोलापूर जिल्हा 

सोलापूर जिल्हा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ 


- 


६ . 


२ ९ , २०२२ / आषाढ २ ८ , 


शके १ ९ ४४ 


अटी . -- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 

२ . 


३७ 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात 

यावा . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , सोलापूर सिद्धेश्वर सहकारी बँक लिमिटेड , सोलापूर " 
असा फलक लावता येईल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


पुणे , १७ मे २०२२ . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , अशोक नागरी सहकारी बँक लिमिटेड , पिंपरी , पुणे यांचा प्रस्ताव दिनांक ९ मे २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ - ८ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्रमांक ना बँका / १ - सआ / अशोक बँक / का . क . १५६ / १० ९ २ / २०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये 
अशोक नागरी सहकारी बँक लिमिटेड , पिंपरी , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , कलम 
९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


३८ 


अ . क्र . 


१ 


२ . 

३ . 


१ 


२ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

२ 

श्री . संदीप राधाकिसन मकासरे 


श्री . प्रकाश रामचंद्र कुंभार 


परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

३ 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


५ 

पुणे , ठाणे , सातारा व 
रायगड जिल्हा . 


पुणे , ठाणे , सातारा व 
रायगड जिल्हा . 


अटी . -- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात 

यावा . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , अशोक नागरी सहकारी बँक लिमिटेड , पिंपरी , पुणे " 
असा फलक लावता येईल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 

कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
व 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


पुणे , १७ मे २०२२ . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


१ 


१ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक 
३१ 

ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक मर्यादित , लांडेवाडी , पुणे यांचा प्रस्ताव दिनांक ८ मार्च २०२२ . 

८ 

आदेश 

क्रमांक ना बँका / १ - सआ / अण्णासाहेब मगर बँक / का.क. १५६/१११२/२०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक मर्यादित , लांडेवाडी , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल 
२०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


२ 


३ 

अटी . -- 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


२ 

श्री . माणिक भोलेनाथ येळवंडे 


श्री . तुषार नंदकुमार मखामले 


श्री . निलेश अशोक चव्हाण 


परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
३ 
असि . जनरल मॅनेजर 


असि जनरल मॅनेजर 


असि . मॅनेजर 


शक्तीची व्याप्ती 


४ 


८ , शके १ ९ ४४ 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


वसुली अधिकारी 


३ ९ 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


५ 

पुणे , सोलापूर , सातारा , 

अहमदनगर , रायगड , 
ठाणे . 

पुणे , सोलापूर , सातारा , 

अहमदनगर , रायगड , 

ठाणे . 
पुणे जिल्हा 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


४० 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात 

यावा . 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक मर्यादित , लांडेवाडी , 
भोसरी , पुणे " असा फलक लावता येईल . 


९ . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 


पुणे , १ ९ मे २०२२ . 


करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


अ . क्र . 


१ 


१ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , राजगुरूनगर सहकारी बँक लिमिटेड , राजगुरूनगर यांचा प्रस्ताव दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 

आदेश 

क्रमांक ना बँका / १ - सआ / राजगुरूनगर बँक / का.क . १५६/११३० / २०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये राजगुरूनगर सहकारी बँक लिमिटेड , राजगुरूनगर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते 
दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


२ 


८ , शके १ ९ ४४ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


२ 

श्री . सम्राट यशवंत सुपेकर 

श्री . शंकर कृष्णाजी कोल्हे 


परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

३ 


सहा , सरव्यवस्थापक 

शाखा व्यवस्थापक 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


शक्तीची व्याप्ती 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


५ 

महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 


१ 


३ 


OC 


४ 

५ 


२ . 

३ . 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 


११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

अटी . -- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ 

परिशिष्ट -- चालू 


२ 

श्री . मच्छिद्र पांडुरंग सांडभोर 

श्री . मोहन पांडुरंग सोमवंशी 

श्री . राजेंद्र फुलचंद कटारिया 

श्री . बाळु मारुती घोलप 

श्री . दिलीप तुकाराम काळोखे 

सौ . चेतना किशोर शहा 


श्री . अंकुश बबनराव कोहिनकर 

श्री . सुनिल नारायण पानसरे 

श्री . नाथाराम बबन नाणेकर 


श्री . रामदास शंकर होले 

श्री . किसन दत्तु म्हसे 

श्री . बाळशिराम दत्तात्रय भालेराव 


श्री . पद्मनाभ गोपाळ कुलकर्णी 

श्री . विनायक अनिल मराठे 


३ 


शाखा व्यवस्थापक 

शाखा व्यवस्थापक 

शाखा व्यवस्थापक 

सहा . सरव्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 

शाखा व्यवस्थापक 

सहा . सरव्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 

शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 

शाखा व्यवस्थापक 

शाखा व्यवस्थापक 
सिनिअर ऑफिसर 


- 


२ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


४ 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


८ , 


शके १ ९ ४४ 


५ 

महाराष्ट्र राज्य 


पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 


४१ 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात 

यावा . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , राजगुरूनगर सहकारी बँक लिमिटेड , राजगुरूनगर " 
असा फलक लावता येईल . 


९ . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


पुणे , २७ एप्रिल २०२२ . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 


अ . क्र . 


१ 


१ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , लोकमंगल को - ऑप . बँक लिमिटेड , सोलापूर यांचा प्रस्ताव दिनांक १४ मे २०२२ . 

आदेश 


३ 


क्रमांक ना बँका / १ - सआ / लोकमंगल बँक / का.क . १५६/११६८/२०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये 
लोकमंगल को - ऑप . बँक लिमिटेड , सोलापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , कलम ९ ८ व 
कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 

२०२३ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

२ 

श्री . निशांत माणिकराव देवकर 


श्री . विनोद बापू जगदाळे 


- 


श्री . सागर जयंत शिंदे 


२ ९ , २०२२ / आषाढ २ ८ , शके १ ९ ४४ 


परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
३ 


व्यवस्थापक 


शाखाधिकारी 


शाखाधिकारी 


- 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


शक्तीची व्याप्ती 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


५ 

सोलापूर , उस्मानाबाद , लातूर , 
बीड , अहमदनगर , पुणे , 
नाशिक , ठाणे , मुंबई , रायगड , 
रत्नागिरी , सातारा , सांगली , 
कोल्हापूर , औरंगाबाद . 


सोलापूर , उस्मानाबाद , लातूर , 
बीड , अहमदनगर , पुणे , 
नाशिक , ठाणे , मुंबई , रायगड , 
रत्नागिरी , सातारा , सांगली , 
कोल्हापूर , औरंगाबाद . 


सोलापूर , उस्मानाबाद , लातूर , 
बीड , अहमदनगर , पुणे , 
नाशिक , ठाणे , मुंबई , रायगड , 
रत्नागिरी , सातारा , सांगली , 
कोल्हापूर , औरंगाबाद . 


१ 


४ 


५ 


६ 


७ 


९ 

१० 

११ 


१२ 


१३ 


१४ 


८ , 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 

परिशिष्ट -- चालू 


२ 

श्रीमती वर्षा संजय शिंदे 


श्री . अविनाश सदाशिव बनकर 


श्री . शिवाजी नामदेवराव दरेकर 


श्री . चंद्रशेखर सिद्रामप्पा येरनाळे 


श्री . फिरोज गुलाब शिकलगार 

श्री . सुभाष नामदेव पेटकर 

श्री . अभिजित नंदकुमार भोईटे 

श्री . प्रविण दत्तात्रय भोसले 


श्री . सचिन सुभाष पलंगे 


श्री . कुणाल दिलीप खरोटे 


श्री . सुदन नागनाथ सुरवसे 


शाखाधिकारी 


शाखाधिकारी 


शाखाधिकारी 


ज्युनिअर ऑफिसर 


ज्युनिअर ऑफिसर 

ज्युनिअर ऑफिसर 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


ज्युनिअर ऑफिसर 


ज्युनिअर ऑफिसर 


ज्युनिअर ऑफिसर 


8 

वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


शके १ ९ ४४ 


४३ 


५ 

सोलापूर , उस्मानाबाद , लातूर , 
बीड , अहमदनगर , पुणे , 
नाशिक , ठाणे , मुंबई , रायगड , 

रत्नागिरी , सातारा , सांगली , 
कोल्हापूर , औरंगाबाद . 
सोलापूर , उस्मानाबाद , लातूर , 
बीड , अहमदनगर , पुणे , 
नाशिक , ठाणे , मुंबई , रायगड , 
रत्नागिरी , सातारा , सांगली , 
कोल्हापूर , औरंगाबाद . 
सोलापूर , उस्मानाबाद , लातूर , 
बीड , अहमदनगर , पुणे , 
नाशिक , ठाणे , मुंबई , रायगड , 
रत्नागिरी , सातारा , सांगली , 
कोल्हापूर , औरंगाबाद . 
सोलापूर , उस्मानाबाद , लातूर , 
बीड , अहमदनगर , पुणे , 
नाशिक , ठाणे , मुंबई , रायगड , 
रत्नागिरी , सातारा , सांगली , 
कोल्हापूर , औरंगाबाद . 

महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 

सोलापूर , उस्मानाबाद , लातूर , 
बीड , अहमदनगर , पुणे , 
नाशिक , ठाणे , मुंबई , रायगड , 
रत्नागिरी , सातारा , सांगली , 
कोल्हापूर , औरंगाबाद . 
सोलापूर , उस्मानाबाद , लातूर , 
बीड , अहमदनगर , पुणे , 
नाशिक , ठाणे , मुंबई , रायगड , 
रत्नागिरी , सातारा , सांगली , 
कोल्हापूर , औरंगाबाद . 
सोलापूर , उस्मानाबाद , लातूर , 
बीड , अहमदनगर , पुणे , 
नाशिक , ठाणे , मुंबई , रायगड , 
रत्नागिरी , सातारा , सांगली , 
कोल्हापूर , औरंगाबाद . 


सोलापूर , उस्मानाबाद , लातूर , 
बीड , अहमदनगर , पुणे , 
नाशिक , ठाणे , मुंबई , रायगड , 
रत्नागिरी , सातारा , सांगली , 
कोल्हापूर , औरंगाबाद . 


४४ 


अटी . -- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


२ . 

३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ 
पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ - ८ , शके १ ९ ४४ 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात 

यावा . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , लोकमंगल को - ऑप . बँक लिमिटेड , सोलापूर " असा 
फलक लावता येईल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिशीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 


पुणे , २४ मे २०२२ . 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , विकास सहकारी बँक लिमिटेड , सोलापूर यांचा प्रस्ताव दिनांक १० मे २०२२ . 


अ . क्र . 


१ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ 


२ 

३ 

४ 

अटी . -- 


आदेश 

क्रमांक ना बँका / १ - सआ / लोकमंगल बँक / का.क . १५६ / ११ ९ ५ / २०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये 
विकास सहकारी बँक लिमिटेड , सोलापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम 
१०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ 
पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


२ 

श्री . नवनीत एम . लाहोटी 

श्री . रामप्रसाद जी . कुलकर्णी 

श्री . संजय आर . तोष्णीवाल 

श्री . राजेश पी . सुत्रावे 


परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
३ 


- 


वरिष्ठ अधिकारी 

वरिष्ठ अधिकारी 

वरिष्ठ अधिकारी 

वरिष्ठ अधिकारी 


२ ९ , २०२२ / आषाढ २ ८ , 


शक्तीची व्याप्ती 


४ 


शके १ ९ ४४ 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


४५ 


महाराष्ट्र राज्य 
लातूर व उस्मानाबाद 

सोलापूर 
सोलापूर व लातूर 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात 

यावा . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , विकास सहकारी बँक लिमिटेड , सोलापूर " असा फलक 
लावता येईल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


४६ 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिशीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 


पुणे , २३ मे 
२०२२ . 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

५ / 

( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , दि आष्टा पिपल्स को - ऑप . बँक लिमिटेड , आष्टा , जिल्हा सांगली यांचा प्रस्ताव दिनांक २३ मार्च 
२०२२ व ९ मे २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक ना बँका / १ - सआ / दि आष्टा पिपल्स बँक / का.क . १५६/१२३२/२०२२ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये दि आष्टा पिपल्स को - ऑप . बँक लिमिटेड , आष्टा , जिल्हा सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 


१ 


१ 

अटी . -- 


२ . 

३ . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


२ 

श्री . अहमद मकबूल मदभावी 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

३ 

वसुली अधिकारी 


८ , शके १ ९ ४४ 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


शक्तीची व्याप्ती 


४ 


वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


महाराष्ट्र राज्य 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , दि आष्टा पिपल्स को - ऑप . बँक लिमिटेड , आष्टा , 
जिल्हा सांगली " असा फलक लावता येईल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


पुणे , २३ मे २०२२ . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 


१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीनी तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक 
राहील . 


अ . क्र . 


१ 


- 


१ 


२ ९ , २०२२ / आषाढ २ ८ , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) डॉ . आण्णासाहेब चौगुले अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , पेठ वडगाव , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर यांचा दिनांक 
६ एप्रिल २०२२ चा प्रस्ताव . 


२ 


आदेश 

क्रमांक ना बँका / १ - सआ / आण्णासाहेब चौगुले बँक / का.क . १५६/८७५/२०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये डॉ . आण्णासाहेब चौगुले अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , पेठ वडगाव , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या बँकेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


२ 


श्री . महेशकुमार शिवाप्पा शिवपुजी 

श्री . शितल विलासराव पाटोळे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
३ 


४७ 


असि . जनरल मॅनेजर 
डेप्युटी मॅनेजर 


शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


शक्तीची व्याप्ती 


४ 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ - ८ , शके १ ९ ४४ 


अटी . -- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


२ . 

३ . 


वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , डॉ . आण्णासाहेब चौगुले अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , 
पेठ वडगाव , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर " असा फलक लावता येईल . 


९ . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिशीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 


१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीनी तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक 
राहील . 


पुणे , १ ९ एप्रिल २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) दि वाई अर्बन को - ऑप बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा यांचा दिनांक ४ एप्रिल २०२१ चा प्रस्ताव . 


अ . क्र . 


आदेश 

क्रमांक ना बँका / १ - सआ / वाई अर्बन को . ऑप . बँक / ८६३ / २०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये 
दि वाई अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ 
व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


१ 


१ 

२ 

३ 


२ . 

३ . 


oC w 


४ 


५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

अटी . -- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 

८ , 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


२ 

श्री . प्रसाद रामचंद्र कुलकर्णी 

श्री . विक्रांत विलासराव कदम 


श्री . सुनील चंद्रकांत सूर्यवंशी 

श्री . हेमकांत रमेश सलागरे 

श्री . दिपक शंकर जाधव 

श्री . संदीप शाम जोशी 

श्री . विजय पदु बनकर 

श्री . पुष्कराज चंद्रकांत मापारी 

श्री . संजय बाळासाहेब भाट 


श्री . प्रविण शिवराम जाधव 

श्री . सतीश जयवंत शेळके 

श्री . अमित अशोक होटकर 

श्री . मंगेश वसंत कांबळे 

श्री गणेश दयानंद यादव 


परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

३ 


व्यवस्थापक 


सहा . व्यवस्थापक 

व्यवस्थापक 
व्यवस्थापक 


उप व्यवस्थापक 


व्यवस्थापक 
व्यवस्थापक 
व्यवस्थापक 
व्यवस्थापक 

व्यवस्थापक 
व्यवस्थापक 


उप व्यवस्थापक 


व्यवस्थापक 


सहा . व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


४ 


शके १ ९ ४४ 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


५ 

संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 

संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 

संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 

संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 


४ ९ 


संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 

संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 

संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 

संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 

संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 

संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 

संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 

संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 

संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 

संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


५० 


८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , दि वाई अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा 
सातारा " असा फलक लावता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


९ . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 

११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 


१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीनी तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक 
राहील . 


पुणे , १ ९ एप्रिल २०२२ . 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , दि विश्वेश्वर सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे यांचे जा . क्र . ५ ९ , दिनांक ३० एप्रिल २०२२ चे पत्रासोबतचा 

प्रस्ताव . 


१ 


आदेश 

क्रमांक ना बँका / १ - सआ / विश्वेश्वर बँक / का . क . १५६ / ११३३ / २०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये 
दि विश्वेश्वर को - ऑप . बँक लिमिटेड , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ , कलम ९ १ व 
कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


१ 

अटी .- 


८ , शके १ ९ ४४ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


२ 

श्री . संतोष मधुकर बनकर 


परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


सहायक सरव्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


महाराष्ट्र राज्य 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२ . 

३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


८ , शके १ ९ ४४ 


५१ 


सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ , कलम ९ १ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


७ . 

वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , दि विश्वेश्वर को - ऑप . बँक लिमिटेड , पुणे ( मल्टीस्टेट 
बँक ) " असा फलक लावता येईल . 


९ . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


पुणे , १ ९ मे 
२०२२ . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) महाव्यवस्थापक , साधना सहकारी बँक लिमिटेड , हडपसर , पुणे यांचा प्रस्ताव दिनांक २ मे २०२२ . 

आदेश 


क्रमांक ना बँका / १ - सआ / साधना बँक / का . क . १५६/१०५६/२०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये 
साधना सहकारी बँक लिमिटेड , हडपसर , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , कलम ९ ८ व 
कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


५२ 


अ . क्र . 


१ 

२ 

अटी . -- 


१ 


२ . 

३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ - ८ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

3 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

२ 

श्री . नंदकुमार सोपान बहिरट 

श्री . भाऊ ज्ञानोबा तुपे 


६ . 


वरिष्ठ अधिकारी 
सब अकौंटंट 


शक्तीची व्याप्ती 


४ 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


५ 

महाराष्ट्र राज्य 

पुणे , नाशिक , औरंगाबाद 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहोरेचा वापर करण्यात 

यावा . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


पुणे , ९ मे २०२२ . 


८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , साधना सहकारी बँक लिमिटेड , हडपसर , पुणे " असा 
फलक लावता येईल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ- ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) प्रशासक , सेवा विकास को - ऑप . बँक लिमिटेड , पुणे यांचा प्रस्ताव दिनांक २५ एप्रिल २०२२ . 

आदेश 


क्रमांक ना बँका / १ - सआ / सेवा विकास बँक / का.क. १५६/१०५३/२०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये सेवा विकास को - ऑप . बँक लिमिटेड , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , कलम 
९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 

८ , 


१ 


२ . 

३ . 


१ 

२ 

३ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


२ 

श्री . नरेश पवार 

श्री . चंद्रप्रकाश यादव 

श्रीमती सविता गाडगे 

श्री . गोपाळ परदेशी 


परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


३ 

विशेष वसुली अधिकारी 

विशेष वसुली अधिकारी 

विशेष वसुली अधिकारी 

विशेष वसुली अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


शके १ ९ ४४ 


४ 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


५३ 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 


अटी . -- 

वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहोरेचा वापर करण्यात 

यावा . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , सेवा विकास को - ऑप . बँक लिमिटेड , पुणे " असा फलक 
लावता येईल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 


५४ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ ८ , शके १ ९ ४४ 

करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 


पुणे , ९ मे २०२२ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) प्रशासक , सेवा विकास को - ऑप . बँक लिमिटेड , पुणे यांचा प्रस्ताव दिनांक २५ एप्रिल २०२२ . 

आदेश 


— 

क्रमांक ना बँका / १ - सआ / सेवा विकास बँक / का . क . १५६ / ९ ८ ९ / २०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये सेवा विकास को - ऑप . बँक लिमिटेड , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , कलम 
९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


१ 


१ 

२ 


३ 

४ 

अटी . -- 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


२ 

श्री . श्रीमती रश्मी महेश मंगतानी 

श्रीमती सीमा किरण शर्मा 

श्रीमती ज्योती जयराम मोतियानी 

श्री . जितेंद्र ज्ञानदेव मोरे 


परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
३ 


, 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


वसुली अधिकारी 

शाखा व्यवस्थापक 

शाखा व्यवस्थापक 
शाखा वय्वस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


४ 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


- 


८ , 


शके १ ९ ४४ 


५५ 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात 

यावा . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , सेवा विकास को - ऑप . बँक लिमिटेड , पुणे " असा फलक 
लावता येईल . 


९ . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


पुणे , २७ एप्रिल २०२२ . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 


शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) सरव्यवस्थापक , विद्यानंद को - ऑप . बँक लिमिटेड , सोलापूर यांचा प्रस्ताव , दिनांक २५ मार्च २०२२ . 

आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / विद्यानंद बँक / का.क. १५६ / ९ २२ / २०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये 
विद्यानंद को - ऑप . बँक लिमिटेड , सोलापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , कलम ९ ८ व 
कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


५६ 


अ . क्र . 


१ 


२ . 

३ . 


१ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ - ८ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

३ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

२ 

श्री . श्रीयश बाळासाहेब नलवडे 


श्री . दयानंद शंकर जावळे 


श्री . सचिन कृष्णाजी शेरखाने 


श्री . उमेश ज्ञानेश्वर कुचेकर 


ऑफिसर 


ऑफिसर 


ऑफिसर 


शाखा इनचार्ज 


शक्तीची व्याप्ती 


४ 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


५ 

सोलापूर , पुणे , सातारा , 
सांगली , अहमदनगर , 

उस्मानाबाद . 

सोलापूर , पुणे , सातारा , 
सांगली , अहम 

अहमदनगर , 

उस्मानाबाद , 

सोलापूर , पुणे , सातारा , 
सांगली , अहमदनगर , 

उस्मानाबाद . 

सोलापूर , पुणे , सातारा , 
सांगली , अहमदनगर , 

उस्मानाबाद . 


अटी . -- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात 

यावा . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , विद्यानंद को - ऑप . बँक लिमिटेड , सोलापूर " असा 
फलक लावता येईल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 


करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


पुणे , २५ एप्रिल २०२२ . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


१ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ- ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) चिफ जनरल मॅनेजर , समर्थ सहकारी बँक लिमिटेड , सोलापूर यांचा प्रस्ताव दिनांक १६ एप्रिल २०२२ . 


१ 


आदेश 

क्रमांक ना बँका / १ - सआ / समर्थ बँक / का.क . १५६ / ९ २१ / २०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये समर्थ 
सहकारी बँक लिमिटेड , सोलापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ 
पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


२ 


३ 

४ 


५ 

अटी . -- 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

२ 

श्री . हिप्परगे संगमेश्वर मल्लिकार्जुन 

श्री . जोशी उमेश लक्ष्मिकांत 

श्री . लोंढे नंदकुमार बाबुराव 

श्री . बिंजगेरमठ वीरेंद्र विरुपाक्ष 

श्री . जगदाळे युवराज पांडुरंग 


परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


३ 

डेप्युटी मॅनेजर 

डेप्युटी मॅनेजर 
डेप्युटी मॅनेजर 


८ , शके १ ९ ४४ 


ज्युनिअर ऑफिसर 

ज्युनिअर ऑफिसर 


शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


शक्तीची व्याप्ती 


४ 


५७ 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


सोलापूर 
पुणे 

महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


५८ 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात 

यावा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , समर्थ सहकारी बँक लिमिटेड , सोलापूर " असा फलक 
लावता येईल . 


९ 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 


पुणे , २५ एप्रिल २०२२ . 


अ . क्र . 


८ , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक 
३१ ऑक्टोबर 
२०१८ . 

( ३ ) उप महाव्यवस्थापक , इंद्रायणी को - ऑप बँक लिमिटेड , पिंपरी यांचा प्रस्ताव दिनांक १ ९ मार्च २०२२ . 


१ 


आदेश 

क्रमांक ना बँका / १ - सआ / इंद्रायणी बँक / का . क . १५६ / ९ २० / २०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये 
इंद्रायणी को - ऑप . बँक लिमिटेड , पिंपरी या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम 
१०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


१ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


२ 

श्री . वसंत बाळाजी हाडवळे 


परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

३ 

वसुली अधिकारी 


शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


शक्तीची व्याप्ती 


४ 


वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


पुणे , ठाणे , रायगड , 
सोलापूर , सातारा व 

अहमदनगर , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ 


२ . 

३ . 


- 


२ ९ , २०२२ / आषाढ २ ८ , 


शके १ ९ ४४ 


अटी . -- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


५ ९ 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात 

यावा . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , इंद्रायणी को - ऑप . बँक लिमिटेड , पिंपरी " असा फलक 
लावता येईल . 


९ . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 


करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


पुणे , २५ एप्रिल २०२२ . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

६ 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) व्यवस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी , पुणे अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , पुणे यांचा प्रस्ताव दिनांक ११ एप्रिल २०२२ . 
आदेश 


क्रमांक ना बँका / १ - सआ / पुणे अर्बन बँक / का.क. १५६/८८४/२०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये 
पुणे अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम 


င် ဝ 


अ . क्र . 


१०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ 
पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


१ . 


9 


अटी .- 


२ . 

३ . 


१ 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


२ 

श्री . राजेंद्र मधुकर गालिंदे 
श्री . चेतन उत्तम सातपुते 


परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

३ 


शाखा व्यवस्थापक 

सब अकौंटंट 


शक्तीची व्याप्ती 


४ 


८ , शके १ ९ ४४ 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


५ 

महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 


वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


पुणे , २० एप्रिल २०२२ . 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात 

यावा . 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , पुणे अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , पुणे " असा फलक 
लावता येईल . 


९ . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


जाहीर नोटिस 

क्रमांक एमएजी / समरी / कावि -११४१ / २०२२ . - सोबतच्या यादीतील इसम अ . क्र . ०१ ते २४ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , सांगली ग्रामीण पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १ ९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे . खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटिस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी , मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी . 


अ.क्र . अ . म . र . नं . 


१ 


वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही , तर पोलीस निरीक्षक , सांगली ग्रामीण पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या 
इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


१ 


२ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 

८ , 

उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 


६ 


७ 


८ 


२ 


६१/२०२१ 


२३/२०२० राजकुमार रावसाहेब चौगुले 


६४/२०२१ 


६७/२०२० 


६ ९ / २०२१ 


४६/२०२१ 


नाव 


3 


५५/२०२१ 


तानुबाई दादु चव्हाण 


राजेंद्र निवृत्ती पाटील 


स्नेहल संतोष पाटील 


प्रद्युम्न ऊर्फ अक्षय संजय शिंदे 


विनायक अंकुश यादव 


७७/२०२१ भिमराव धोंडी सादरे 


५४/२०२१ शरद गणपती कुरणे 


श्रीधर रामचंद्र भुर्के 


सांगली ग्रामीण पोलीस ठाणे 

परिशिष्ट 


वय वर्षे 


४ 


३२ 


८५ 


४७ 


२२ 


२१ 


३५ 


७५ 


पत्ता 


५४ 


५ 

अंकली 


आरेवाडी , 

ता . कवठेमहांकाळ , 

कवलापूर 


पुणदी , ता . तासगाव 


नांद्रे 


माळीवाड , बिसुर 


नांद्रे 


मयत दिनांक 


६ 


१८.०३.२०२० 


०५.११.२०२१ 


११.११.२०२१ 


१६.०८.२०२० 


२४.११.२०२१ 


०८.० ९ .२०२१ 


२२.१२.२०२१ 


४३ कुरणे मळा , अंकली रोड , २७.० ९ .२०२१ 
ता . मिरज . 

हरिपूर 


शके १ ९ ४४ 


२ ९ .० ९ .२०२१ 


मृत्यूचे कारण / तपशील 


७ 


६१ 


Death due to acute 
cardiorespiratory 
arrest due to B / I 

pulmonary oedema . 


Death due to liver 

disease . 


Death due to 

myocardial infarction . 


Death due to 

pulmonary edema in 
case of consumption 
of gamyazon poison . 


Death due to 
asphyxia due to 

hanging . 


उंदीर मारण्याच्या गोळ्या 
खाल्ल्याने मयत . 


Death due to 

asphyxia in case of 
hanging . 


Death due to 

myocardial infarction . 


Death due to 

myocardial infarction . 


६२ 


१ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ - ८ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट-- चालू 


७३/२०२१ 


७४/२०२१ 


५८/२०२१ 


७०/२०२१ 


००४ / २०१ ९ 


७२/२०२१ 


६२/२०२१ 

७८/२०२१ 


००१/२०२२ 


४२/२०२१ 


७१/२०२१ 


३ 


९ ४ / २०१८ 


प्रविण श्रीकांत कांबळे 


महादेव शंकर स्वामी 


कुंदन कुमार पाटील 


तेजस कृष्णा गायकवाड 


पल्लवी सदाशिव बाणे 


सुभाष जगगोंडा पाटील 


विठ्ठल बाळु 

शितल आदगोंडा सकळे 


ताटे 


पतंग नारायण मुळीक 


५ ९ / २०२१ राजकुमार आप्पासो पाटील 


अनोळखी पुरुष 


अजित आप्पासो पाटील 


सोनाली धनाजी सपकाळ 


४ 


४० 


८३ 


२७ 


३६ 


२ ९ 


७० 


५५ 

४५ 


७४ 


अंदाजे 

४५ 

५८ 


५० 


२८ 


अहिल्यानगर , ता . मिरज 


कवलापूर 


आष्टा , मूळ गाव 
दानवाड , ता . शिरोळ . 


कसबे डिग्रज 


नांद्रे 


समडोळी , ता . मिरज 


कसबे डिग्रज 

नांद्रे 


कर्नाळ 


नमूद नाही 


मौजे डिग्रज 


समडोळी , ता . मिरज 


कवठे पिरान 


६ 


० ९ .१२.२०२१ 


१२.१२.२०२१ 


१५.१०.२०२१ 


२६.११.२०२१ 


१४.०१.२०१ ९ 


०६.१२.२०२१ 


०५.११.२०२१ 

२२.१२.२०२१ 


०१.०१.२०२२ 


०२.० ९ .२०२१ 


२१.१०.२०२१ 


०१.१२.२०२१ 


०८.१२.२०१८ 


७ 


Death due to 

asphyxia due to 

hanging . 


Death due to 

aspiration 

pneumonitis . 


Death due to 

hypovolenic shock 

due to injury to great 

vesoels in RTA . 


Death due to 

asphyxia in case of 

hanging . 


Death due to 

hanging state . 


Death due to 

drowning . 


गळफास लावून घेऊन मयत 

Death due to 

hanging . 


Death due to shock 

and haemorrhage 
due to multiple 

injuries . 


Death due to liver 

cirrhosis . 


Death due to 

myocardial infarction . 


Death due to 

asphyxia due to 

hanging . 


Death due to 

subarachnoid 

haemorrhages with 

pulmonary edema 
with extensive 
intraalveolar 

haemorrhage . 


१ 


२३ 


२४ 


मिरज , १ एप्रिल २०२२ . 


१ 


१ 


८ , 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 

परिशिष्ट-- चालू 

५ 


२ 


२ 


अ.क्र . अ . म . र . नं . 


३ 


००२/२०२२ 


४ 


५ 


००४/२०२२ चंद्रकांत पांडुरंग आंबी 


२ 


९ ७ / २०२१ 


७ ९ / २०२१ 


३ 

सुरेश अर्जुन खाडे 


८ ९ / २०२१ 


९ ४ / २०२१ 


९ ८ / २०२१ 


जाहीर नोटिस 

क्रमांक एमएजी / समरी / कावि -११४२ ( १ ) / २०२२ . – सोबतच्या यादीतील इसम अ . क्र . ०१ ते २१ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , विश्रामबाग पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १ ९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे . खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटिस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी , मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी . 


वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही , तर पोलीस निरीक्षक , विश्रामबाग पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे 
आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


नाव 


3 


हणमंत यमन्नाप्पा तंगडी 


संगिता दिलीप कदम 


साईप्रसाद गणेश केळकर 


४ 


अनोळखी पुरुष 


५६ 


रमेश सिध्दराम वाघमारे 


५३ 


वय वर्षे 


विश्रामबाग पोलीस ठाणे 


४ 


६१ 


४६ 


५७ 


कर्नाळ 


कसबे डिग्रज 


अंदाजे 

६० 


६८ 


परिशिष्ट 


पत्ता 


१०० फुटी रोड , 
सांगली . 


टिंबर एरिया , 
विश्रामबाग , सांगली . 


६ 


सावली बेघर निवारा 
केंद्र , सांगली . 

नमूद नाही 


१०.०१.२०२२ 


टिंबर एरिया , 
विश्रामबाग , सांगली . 


१३.०१.२०२२ 


मयत दिनांक 


६ 


समीर शिंगटे , 

उपविभागीय दंडाधिकारी , 

मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली . 


०६.१२.२०२१ 


११.१०.२०२१ 


शके १ ९ ४४ 


२०.११.२०२१ 


७ 


२७.११.२०२१ 


०६.१२.२०२१ 


Death due to 

myocardial infarction . 


Death due to 

septicemia . 


मृत्यूचे कारण / तपशील 


७ 


Death due to 
intrucramina . 


६३ 


Death due to 

aspiration 
pneumonitis . 


Death due to 
septicemia . 


Death due to 

aspiration 

pneumonia . 


Death due to head 

injury . 


६४ 


१ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ - ८ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट-- चालू 

५ 

विश्रामबाग , सांगली 


२ 


१०३/२०२१ 


००१/२०२१ 


१०१/२०२१ 


५६/२०२० 


८७/२०२१ 


००६/२०२२ 


८५/२०२१ 


००२/२०२२ 


०१०/२०२२ 


८६/२०२१ 


१०२/२०२१ 


3 


विजय जगन्नाथ इंदोलीकर 


९ ५ / २०२१ 


विठ्ठल बाबुराव मोरे 


महंमद हनिफ मोमीन 


शिवाजी आप्पा वाघमोडे 


बिरूदेव हणमंत रसाळ 


२८/२०२१ प्रकाश श्रीपती गोसावी 


माया वसंत आवळे 


संदीप गंगाराम कांबळे 


बेवारस पुरुष 


००८/२०२२ कवन रामहरी माने 


बेवारस महिला 


वसुंधरा बाळकृष्ण महादळकर 


राजेंद्र लिलाधर भाकरे 


श्रावणी महासिद्ध बिराजदार 


१ ९ / २०२२ तानाजी मनोहर वाघमारे 


४ 


७१ 


६५ सावली बेघर निवारा 
केंद्र , सांगली . 


५५ 


६५ 


३३ 


धामणी रोड , 
विश्रामबाग , सांगली . 

६५ वडर कॉलनी , सांगली 


५५ 


अंदाजे 

६० 


४८ 


अंदाजे 
४५ ते ५० 


३५ 


७८ 


४६ 


३ 
महिने 


सावली बेघर निवारा 
केंद्र , सांगली . 

वडर कॉलनी , सांगली 


३२ 


सावली बेघर निवारा 
केंद्र , सांगली . 


नमूद नाही 


गोसावी गल्ली , सांगली 


नमूद नाही 


वानलेसवाडी , सांगली 


सावली बेघर निवारा 
केंद्र , सांगली , 

विश्रामबाग , सांगली 


विश्रामबाग , सांगली 


सावळी , ता . मिरज 


६ 


२६.१२.२०२१ 


०३.०१.२०२१ 


१३.१२.२०२१ 


१४.०८.२०२० 


११.११.२०२१ 


१७.०१.२०२२ 


२४.१०.२०२१ 


०२.०१.२०२२ 


२१.०४.२०२१ 


२६.०१.२०२२ 


२१.०१.२०२२ 


३०.१०.२०२१ 


१७.१२.२०२१ 


२८.११.२०२१ 


१४.०२.२०२२ 


७ 


Death due to 

myocardial infarction . 


Death due to 

bilateral aspiration 

pneumonitis . 


Death due to 

pneumonitis . 


Death due to 

hanging . 


Death due to liver 

cirrhosis . 


Death due to 

septicemia in case of 

right side IT femur 

fracture . 


Death due to 

aspiration 

pneumonitis . 


Death due to 

aspiration 

pneumonitis . 


Death due to head 

injury . 


Death due to lung 

abscess liver 

cirrhosis and ascites . 


Death due to 

coronary artery 
disease . 


Death due to 
septicemia . 


Death due to 

myocardial infarction . 


Death due to mixed 
burn . 


Death due to 

myocardial infarction . 


१ 


२ 

२१ ००५/२०२२ 


मिरज , १८ एप्रिल २०२२ . 


अ.क्र . अ . म . र . नं . 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 

८ , 

परिशिष्ट-- चालू 

५ 

नमूद नाही 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


जाहीर नोटिस 

क्रमांक एमएजी / समरी / कावि- ११४२ ( २ ) / २०२२ - सोबतच्या यादीतील इसम अ . क्र . ०१ ते ० ९ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , संजयनगर पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १ ९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे . खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटिस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी , मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी . 


९ ७ / २०२१ 


वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही , तर पोलीस निरीक्षक , संजयनगर पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे 
आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


७ ९ / २०२१ 


८ ९ / २०२१ 


बेवारस पुरुष 


९ ४ / २०२१ 


३ 


९ ८ / २०२१ 


नाव 


३ 


हणमंत यमन्नाप्पा तंगडी 


संगिता दिलीप कदम 


साईप्रसाद गणेश केळकर 


अनोळखी पुरुष 


४ 

अंदाजे 
६० 


रमेश सिद्धराम वाघमारे 


१०३/२०२१ विजय जगन्नाथ इंदोलीकर 


संजयनगर पोलीस ठाणे 


वय वर्षे 


४ 


६१ 


४६ 


५७ 


अंदाजे 

६० 

६८ 


७१ 


परिशिष्ट 


पत्ता 


१०० फुटी रोड , 
सांगली . 


टिंबर एरिया , 
विश्रामबाग , सांगली . 


६ 

१२.०१.२०२२ 


सावली बेघर निवारा 
केंद्र , सांगली . 

नमूद नाही 


टिंबर एरिया , 
विश्रामबाग , सांगली . 

विश्रामबाग , सांगली 


मयत दिनांक 


समीर शिंगटे , 

उपविभागीय दंडाधिकारी , 

मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली . 


६ 


०६.१२.२०२१ 


११.१०.२०२१ 


२०.११.२०२१ 


शके १ ९ ४४ 


२७.११.२०२१ 


७ 


०६.१२.२०२१ 


२६.१२.२०२१ 


Death due to 

aspiration pneumonia . 


मृत्यूचे कारण / तपशील 


६५ 


७ 


Death due to 
intrucramina 
bleeding . 


Death due to 

aspiration 
pneumonitis . 


Death due to 
septicemia . 


Death due to 

aspiration pneumonia . 


Death due to head 

injury . 

Death due to 

myocardial infarction . 


६६ 


१ 


७ 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ - ८ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट- चालू 

५ 

६५ सावली बेघर निवारा 
केंद्र , सांगली . 


२ 

००१/२०२१ 


मिरज , १८ एप्रिल २०२२ . 


१ 


१०१/२०२१ 


२ 


५६/२०२० 


३ 


अ.क्र . अ . म . र . नं . 


३ 

विठ्ठल बाबुराव मोरे 


०११/२०२२ 


महंमद हनिफ मोमीन 


१२ ९ / २०२१ 


शिवाजी आप्पा वाघमोडे 


नाव 


३ 


भारती बाळासो कांबळे 


४ 


शिवाजी राजाराम तारळेकर 


५५ 


जाहीर नोटिस 

झाले 

क्रमांक एमएजी / समरी / कावि -११४४ ( १ ) / २०२२ - सोबतच्या यादीतील इसम अ . क्र . ०१ ते २१ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , तासगाव पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १ ९ ७३ चे कलम १७४ अन्वये 
या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे . खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणांमुळे 
झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटिस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत 
मा . उपविभागीय दंडाधिकारी , मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी . 


११३/२०२० सौरभ विजयकुमार पाटील 


६५ 


वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही , तर पोलीस निरीक्षक , तासगाव पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे 
आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


तासगाव पोलीस ठाणे 

परिशिष्ट 


वय वर्षे 


४ 


सावली बेघर निवारा 
केंद्र , सांगली . 

वडर कॉलनी , सांगली 


४५ 


६८ 


२२ 


पत्ता 


कवठे एकंद 


६ 

०३.०१.२०१७ 


सावळज 


१३.१२.२०२१ 


वडगाव 


१४.०८.२०२० 


मयत दिनांक 


समीर शिंगटे , 

उपविभागीय दंडाधिकारी , 

मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली . 


६ 


७ 


२३.०१.२०२२ 


Death due to 
belateral aspiration 

pneumonitis . 


२५.० ९ .२०२१ 


Death due to 

pneumonitis . 


२४.०७.२०२० 


Death due to 

hanging . 


मृत्यूचे कारण / तपशील 


७ 


मोटारसायकल स्लीप होऊन 
रस्त्यावर पडून डोकीस गंभीर 
मार लागून उपचारादरम्यान 

मयत . 


बाथरूममध्ये पाय घसरून 
पडलेने डोकीस मार लागून 

मयत . 


विषारी औषध प्राशन करून 

मयत . 


१ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


८ , 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 

परिशिष्ट-- चालू 

५ 

मणेराजुरी 


२ 

४७/२०२१ 


१ 


१६१/२०२१ 


मिरज , २० एप्रिल २०२२ . 


१ 


०० ९ / २०२२ 

००४/२०२२ 

७८/२०२० 

६०/२०२१ 


२ 


९ ७ / २०१४ 


अ.क्र . अ . म . र . नं . 


२ 


३ 

सुवर्णा शंकर काळे 


८२/२०२१ 


लक्ष्मण धोंडिराम सुर्वे 


०० ९ / २०२२ 


जयश्री जगन्नाथ जाधव 

राजु लक्ष्मण जाधव 

यश सचिन पाटील 

शरद दिनकर शिंदे 


रेखा अनिल जमदाडे 


नाव 


३ 


४ 


यशवंत दगडू कांबळे 


३ ९ 


सचिन बबन वाघमोडे 


४७ 


६८ 


४० 


१५ 


४१ 


३५ 


वय वर्षे 


जाहीर नोटिस 

क्रमांक एमएजी / समरी / कावि -११४४ ( २ ) / २०२२ . - सोबतच्या यादीतील इसम अ . क्र . ०१ ते २१ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , कवठेमहांकाळ पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १ ९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे . खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटिस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी , मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी . 


४ 


खंबाळे 


पेड 

ऐनापूर , ता . अथणी 

खुजगाव 

मणेराजुरी 


वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही , तर पोलीस निरीक्षक , कवठेमहांकाळ पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या 
इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


कवठेमहांकाळ पोलीस ठाणे 


ऊ 


हातनूर , ता . तासगाव 


२ ९ 


परिशिष्ट 


पत्ता 


६ 

०५.०४.२०२१ 


५ 

करोली टी 


२५.१२.२०२१ 


इरळी 


२१.०१.२०२२ 


१३.०१.२०२२ 

२३.०५.२०२० 

०४.०६.२०२१ 


०७.० ९ .२०१४ 


मयत दिनांक 


शके १ ९ ४४ 


६ 


७ 

कोणतेतरी विषारी औषध 
प्राशन करून मयत . 


१७.० ९ .२०२१ 


समीर शिंगटे , 

उपविभागीय दंडाधिकारी , 

मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली . 


१५.०१.२०२२ 


मोटारसायकलवरून पडून 

डोकीस मार लागून मयत . 

न्यूमोनियाचे आजाराने मयत 

अतिमद्यसेवनाने मयत 


६७ 


इलेक्ट्रिक शॉक लागून मयत 

कोणतेतरी विषारी औषध 

प्राशन करून मयत . 


गळफास लावून घेऊन मयत 


मृत्यूचे कारण / तपशील 


७ 


मजुरीचे कामाचे ठिकाणी 
दगडामध्ये पाय अडकून पडून 
जखमी होऊन मयत . 


राहते घरात दोरीने गळफास 

लावून घेऊन मयत . 


६८ 


१ 


३ 


30 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ - ८ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट-- चालू 

५ 

लंगर पेठ 


१८ 


२ 

३ 

००४/२०२२ बजरंग बाबु वाघमारे 


७६/२०२१ 


१३८/२०२१ 


१३२/२०२१ 


९ ० / २०२१ 


३ ९ / २०२१ 

१०८/२०२१ 


१० ९ / २०२१ 


०१२/२०२१ 


४७/२०२१ 
४१/२०२१ 
७५/२०२१ 

१ ९ १२४/२०२१ 


रमेश बाळासाहेब पाटील 


श्रीकांत विष्णु पाटील 


आप्पासो लक्ष्मण चौगुले 


राहुल ज्ञानु वाघमारे 


बाळासो दौलु माळी 

रेणुका संजय विंचूर ( पुजारी ) 


दिक्षा सुरेश आपटे 


सुरज सावंत कोरे 


१०६/२०२१ प्रज्ञा प्रदीप सोरटे 

८६/२०२१ 


शंकर लक्ष्मण तोडकर 


१३०/२०२१ सुनील कल्लाप्पा सर्जे 


००६/२०२१ राहुल सिद्धेश्वर माळी 


विकास प्रकाश होवाळे 

संतोष बाळासो पाटील 

शंकर धोंडिराम पाटील 

महादेव यशवंत यमगर 


४ 


७८ 


२५ 


५५ 


६२ 


३२ 


५२ 

२० 


१६ 


२१ 


८२ 


२२ 


२० 


बोरगाव 


४५ 


शिरढोण 


बोलवाड रोड , मिरज 


कोकळे 


माळेवाडी 

कन्नूर , ता . विजापूर 


पिंपळवाडी , ता . पेठ , 
जि . नाशिक , 

सध्या मळणगाव . 


सलगरे 


कुंडलापूर 

बनेवाडी 


ढालगाव 


नागज 


कोंगनोळी 
१६ तंगडी , ता . अथणी 
५२ 

जायगव्हाण 
चोरोची 

२ ९ 


६ 

०४.०१.२०२२ 


० ९ .० ९ .२०२१ 


२८.१२.२०२१ 


१३.१२.२०२१ 


३०.० ९ .२०२१ 


१७.०५.२०२१ 


२८.१०.२०२१ 


२ ९ .१०.२०२१ 


२३.०१.२०२२ 


२३.१०.२०२१ 

२४.० ९ .२०२१ 


० ९ .१२.२०२१ 


१ ९ .०१.२०२१ 


१५.०६.२०२१ 
२०.०५.२०२१ 
०५.० ९ .२०२१ 
२३.११.२०२१ 


७ 


दारूचे नशेत झाडाचे फांदीला 
दोरीने गळफास लावून घेऊन 

मयत . 


शेतातील आंब्याचे झाडास 

दोरीने गळफास लावून घेऊन 

मयत . 


मोटारसायकलवरून घसरून 

त्यावरून पडून डोकीस मार 

लागून मयत . 


मोटारसायकलवरून घसरून 

त्यावरून पडून डोकीस मार 

लागून मयत . 


रेल्वेस धडकून 

डोकीस मार 

लागून गंभीर जखमी होऊन 

मयत . 


गळफास लावून घेऊन मयत 

विहिरीतील पाण्यात पडून 

बुडून मयत . 

ओढणीने गळफास लावून 
घेऊन मयत . 


राहते घरी गळफास लावून 
घेऊन मयत . 


सर्पदंशाने मयत 

कॅनॉलमध्ये पाय घसरून पडून 

पाण्यात वाहत जाऊन बुडून 

मयत . 


पत्र्याचे खोलीतील अँगलला 

दोरीने गळफास घेऊन मयत . 


विषारी औषध प्राशन केलेने 
मयत . 


गळफास लावून घेऊन मयत 

इलेक्ट्रिक शॉक लागून मयत 

इलेक्ट्रिक शॉक लागून मयत 

गळफास लावून घेऊन मयत 


१ 


२० 


२१ 


२२ 

२३ 


८ , 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 

परिशिष्ट-- चालू 

५ 

निमज 


मिरज , २० एप्रिल २०२२ . 


१ 


२ 


२ 

९ २ / २०२१ नेताजी शहाजी मोटकटे 


५०/२०२० 


३ 


९ ७ / २०२१ 

८८/२०२१ 


अ.क्र . अ . म . र . नं . 


४ 


२ 


3 


४५/२०२० 


सुरेखा संपत कोळी 

विठ्ठल आनंद देशमुख 

संतोष संजय शिंदे 


२६/२०२१ 


२४/२०२१ 


नाव 


3 


२ ९ / २०२१ सुबराव धोंडी पाटील 


बाबु चंदर काळे 


४ 


30 


केदारसिंह अधिकारी 


जाहीर नोटिस 

क्रमांक एमएजी / समरी / कावि -११४४ ( ३ ) /२०२२.- सोबतच्या यादीतील इसम अ . क्र . ०१ ते ०८ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , मिरज लोहमार्ग पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १ ९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे . खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटिस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी , मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी . 


अनोळखी बेवारस पुरुष 


३७ 


वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही , तर पोलीस निरीक्षक , मिरज लोहमार्ग पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या 
इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 

मिरज लोहमार्ग पोलीस ठाणे 

परिशिष्ट 


४० 


७५ 

२८ 


वय वर्षे 


४ 


८२ 


६५ 


कोंगनोळी 


५८ 


मळणगाव 

सलगरे 


अंदाजे 
३० 


पत्ता 


५ 


६ 

०२.१०.२०२१ 


युसुफ वडगाव , 
ता . केज , जि . बीड , 

नांगराळे , ता . पलूस 


०१.०६.२०२० 


गणेशनगर , बोपखेल 
पुणे . 

नमूद नाही 


१६.१०.२०२१ 

२८.० ९ .२०२१ 


मयत दिनांक 


६ 


समीर शिंगटे , 

उपविभागीय दंडाधिकारी , 

मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली . 


२८.१२.२०२० 


शके १ ९ ४४ 


१ ९ .०८.२०२१ 


२१.०७.२०२१ 


७ 

दोरीने गळफास लावून घेऊन 

मयत , 


०५.०७.२०२१ 


अज्ञात काहीतरी चावल्याने 

मयत . 


इलेक्ट्रिक शॉक लागून मयत 

दोरीने गळफास लावून घेऊन 

मयत . 


६ ९ 


मृत्यूचे कारण / तपशील 


७ 


रेल्वे अपघाती मृत्यू 


रेल्वेगाडी इंजिनची धडक 

लागून गंभीर दुखापतीने 

मृत्यू . 


हृदयविकारामुळे नैसर्गिक 

मृत्यू . 

रेल्वेगाडीतून पडून झालेल्या 
गंभीर दुखापतीमुळे अपघाती 
मृत्यू . 


७० 


१ 


५ 


६ 


७ 


८ 


अ.क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ - ८ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट-- चालू 

५ 


१ 


२७/२०२१ 


मिरज , २० एप्रिल २०२२ . 


१ 


३४/२०२१ 


२ 


३५/२०२१ 


३ 


३१/२०२१ राजेंद्र पांडुरंग पाटील 


अ . म . र . नं . 


उत्तम राऊ कांबळे 


२ 


अनोळखी बेवारस पुरुष 


२२/२०२१ 


सचिन सर्जेराव पवार 


नाव 


3 


OC 


४ 


अंजनकुमार उदय पाडी 


६५/२०२१ अशोक शंकर नेसर्गी 


७० 


६० 


५० 


४५ कोल्हापूर रोड , सांगली 


तानंग 


जाहीर नोटिस 

क्रमांक एमएजी / समरी / कावि -११४५ ( १ ) / २०२२ . – सोबतच्या यादीतील इसम अ . क्र . ०१ ते १ ९ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , एमआयडीसी कुपवाड पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १ ९ ७३ चे कलम 
१७४ अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे . खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू 
इतर कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटिस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० 
दिवसांचे आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी , मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी . 


वय वर्षे 


नमूद नाही 


वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही , तर पोलीस निरीक्षक , एमआयडीसी कुपवाड पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद 
केलेल्या इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


४ 


एमआयडीसी कुपवाड पोलीस ठाणे 

परिशिष्ट 


३८ 


भिलवडी , ता . पलूस 


७५ 


पत्ता 


५ 


६ 


वरद इंडस्ट्रिज , 
कुपवाड , मूळ रा . 
अललबिदा , डेहुरडा , 

ता . बामलेसर , 

उडीसा . 


२२.०७.२०२१ 


मूळ रा . किरगणी , 

ता . अथणी , सध्या तानंग . 


३०.० ९ .२०२१ 


०१.१०.२०२१ 


२५.० ९ .२०२१ 


मयत दिनांक 


६ 


७ 


न्यूमोनिया आजाराने नैसर्गिक 
मृत्यू . 


समीर शिंगटे , 

उपविभागीय दंडाधिकारी , 

मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली . 


२७.०४.२०२१ 


न्यूमोनिया आजाराने नैसर्गिक 

मृत्यू . 


१४.११.२०२१ 


रेल्वेगाडीची धडक लागून 

झालेल्या जबर दुखापतीमुळे 

मृत्यू . 


रेल्वेगाडीची धडक लागून 
झालेल्या जबर दुखापतीमुळे 

मृत्यू . 


मृत्यूचे कारण / तपशील 


मयत . 


७ 


हृदयविकाराच्या आजाराने 


गळफास लावून घेऊन मयत 


१ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


८ , 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 

परिशिष्ट- चालू 

५ 

बजरंगनगर , कुपवाड 


५२/२०२० 


१ ९ / २०२० 

७१/२०२१ 


३३/२०२१ 


७८/२०२१ 

६३/२०२१ 

७ ९ / २०२१ 


७५/२०२१ 

६४/२०२१ 


६२ / २०२१ 

६१ / २०२१ 


५ ९ / २०२१ 


७६/२०२१ 


०१०/२०२२ 


००५/२०२२ 


५५/२०२१ 

१ ९ / २०२२ 


मिरज , २५ एप्रिल २०२२ . 


३ 

चार दिवसांचे स्त्री जातीचे 

अर्भक , 


विजय प्रद्युम्न चव्हाण 

गिरीष श्रीनिवास सायगावकर 


भारती अशोक माने 


राजु महादेव माळी 

दुंडय्या निंगय्या हिरेमठ 

रिना किरण पार्लेकर 


नरेश राममिलन कर्णे 


सनम आत्तार पठाण 


परशुराम रायाप्पा बावीमणी 

सुरेश महादेव माने 


संजय नारायण शिंदे 


नम्रता दगडु कांबळे 


श्रीशैल लक्ष्मण मुगळकोड 


रिया सद्दाम शेख 


सिद्धगोंडा मलगोंडा राजमाने 

( १ ) पांडुरंग दादासो दुधाळ 

( २ ) काजल सुरेश सायार 


४ 


४ 

दिवस 


२५ 

५० 


५३ 


३६ 


५० 


३३ 


२५ 


१७ 


६१ 

५४ 


४५ 


३५ 


५८ 


४ 


८५ 


२१ 


१६ 


सावळी 

मिरज 


अहिल्यानगर , 
कुपवाड . 

जुना बुधगाव रोड 

रामकृष्णनगर , मिरज 

रामलिंग कॉलनी , 
मिरज . 

बामणोली 


लिंगायत गल्ली , 
कुपवाड . 

आनंदनगर , कुपवाड 

शिवशक्तीनगर , 
कुपवाड . 


शिवनेरीनगर , 
कुपवाड . 

रामकृष्णनगर , मिरज 


कुपवाड 


कुपवाड 


तानंग 


आर.टी.ओ. ऑफिस 

जवळ , सांगली . 
एम . आय . डी . सी .. 
कुपवाड . 


६ 


०४.० ९ .२०२० 


२०.०३.२०२० 

२७.११.२०२१ 


१०.०८.२०२१ 


२५.१२.२०२१ 

०७.११.२०२१ 

२५.१२.२०२१ 


०४.०२.२०२१ 


१२.११.२०२१ 


०७.११.२०२१ 


०६.११.२०२१ 


१७.१०.२०२१ 


११.१२.२०२१ 


२१.०१.२०२२ 


१२.०१.२०२२ 


०१.१०.२०२१ 


१४.०३.२०२२ 


शके १ ९ ४४ 


७ 


७१ 


पित्ताशयाच्या आजाराने मयत 


इलेक्ट्रिक शॉक लागून मयत 

डोकीस गंभीर दुखापत होऊन 

मयत . 

न्यूमोनिया आजाराने मयत 


गळफास लावून घेऊन मयत 

हार्ट अॅटॅकने मयत 

गळफास लावून घेऊन मयत 


गळफास लावून घेऊन मयत 

गळफास लावून घेऊन मयत 


गंभीर जखमी होऊन मयत 

मानेस , गळ्यास गंभीर जखमा 
होऊन मयत . 

अतिदारूचे सेवनाने मयत 


डोकीस गंभीर दुखापत होऊन 

मयत . 


हृदयविकाराच्या आजाराने 


मयत . 

भाजून गंभीर जखमी होऊन 

मयत . 


गळफास लावून घेऊन मयत 

गळफास लावून घेऊन मयत 


समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी , 

मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ - ८ , शके १ ९ ४४ 

जाहीर नोटिस 

क्रमांक एमएजी / समरी / कावि -११४५ ( २ ) / २०२२ . – सोबतच्या यादीतील इसम अ . क्र . ०१ ते ०५ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , महात्मा गांधी चौक पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १ ९ ७३ चे कलम 
१७४ अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे . खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू 
इतर कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटिस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० 
दिवसांचे आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी , मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी . 


७२ 


वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही , तर पोलीस निरीक्षक , महात्मा गांधी चौक पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या 
इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


अ.क्र . अ . म . र . नं . 


१ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


२ 


३५/२०२१ 


३७/२०२१ 

३६/२०२१ 


३८/२०२१ 


२३/२०२१ 


मिरज , २५ एप्रिल २०२२ . 


नाव 


३ 


बसवराज मल्लाप्पा दोडमणी 


दस्तगीर अकबर मुजावर 

संजय कागवाडकर 


संगाप्पा मल्लाप्पा बडीगेर 


बाळाबाई लक्ष्मण नाईकडे 


महात्मा गांधी चौक पोलीस ठाणे 

परिशिष्ट 


वय वर्षे 


४ 


२ ९ 


५७ 

अंदाजे 

६० 

१७ 


४१ 


पत्ता 


५ 


विद्यानगर , मिरज , 

मूळ गाव नंदरगी , 
विजापूर . 

ख्वाजा वस्ती , मिरज 

नमूद नाही 


मूळ बुदीहाळ , 
जि . विजापूर , 
सावळी रोड , मिरज 


मयत दिनांक 


६ 


२ ९ .११.२०२१ 


१ ९ .१२.२०२१ 

०४.१२.२०२१ 


२१.१२.२०२१ 


०६.०८.२०२१ 


मृत्यूचे कारण / तपशील 


७ 


गळफास लावून घेऊन मयत 


डोकीस मार लागून मयत 

जंतुसंसर्ग होऊन मयत 

जंतुसंसर्ग होऊन मयत 


हृदयविकाराच्या आजाराने 


मयत . 


समीर शिंगटे , 

उपविभागीय दंडाधिकारी , 

मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली . 


जाहीर नोटिस 

झाले 

क्रमांक एमएजी / समरी / कावि- १२०८ ( १ ) / २०२२ - सोबतच्या यादीतील इसम अ . क्र . ०१ ते २२ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , मिरज शहर पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १ ९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे . खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटिस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी , मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी . 


वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही , तर पोलीस निरीक्षक , मिरज शहर पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या 
इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


अ.क्र . अ . म . र . नं . 


१ 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


१७ 


२ 


६३/२०२१ 


५०/२०२१ 


५७/२०२१ 


६०/२०२१ 


५ ९ / २०२१ 

८०/२०२१ 

६ ९ / २०२१ 


७७/२०२१ 


७४/२०२१ 

००६/२०२१ 


००६/२०२२ 


८ ९ / २०२१ 


३१/२०२१ 


६५/२०२१ 


नाव 


८८/२०२१ 


३ 


-- 


गणेश लक्ष्मण वडगावकर 


शांताबाई गणपती कुंभार 


पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ 

मिरज शहर पोलीस ठाणे 

परिशिष्ट 


मिनाक्षी सुर्यकांत देवळे 


सुवर्णा अरुण लोकरे 


अमित चारुदत्त चौगुले 


लालसाब राजसाब जातकर 


सविता विश्वनाथ काळे 


आनंदा रामचंद्र माने 


अफजल अमजदखान पठाण 


गुरूप्रसाद हणमंतराव कदम 


८२/२०२१ देवराज सुधीर कांबळे 
अर्जुन भाऊ शिंदे 

८६/२०२१ 


प्रकाश रावसाहेब देसाई 


माया रावसाहेब गायकवाड 


सुशिला बाबुराव गडकरी 


अनोळखी पुरुष 


अनुसया अरुण आवळे 


वय वर्षे 


४ 


४८ 


८५ 


आस्था बेघर निवारा 
केंद्र , मिरज . 

६५ मंगळवार पेठ , मिरज 


३७ 


४० 


४५ 


२५ 


४५ 


७० 


पत्ता 


५ 

माधव पेठ , मिरज 


कोळेकर मठाजवळ , 

मिरज . 

मिरज 

२१ माळी गल्ली , मिरज 


७० 


मेंढे मळा , मिरज 


शनिवार पेठ , मिरज 

शास्त्री चौक , मिरज 

आस्था बेघर निवारा 
केंद्र , मिरज . 


६० बुधवार पेठ , मिरज 


अंदाजे 
४० 


५० आस्था बेघर निवारा 
केंद्र , मिरज . 

२० कुरणे गल्ली , मिरज 
७० म्हाडा कॉलनी , मिरज 


कमान वेस , मिरज 


५० आस्था बेघर निवारा 

केंद्र , मिरज . 

नमूद नाही 


- 


२ ९ , २०२२ / आषाढ २ 


मयत दिनांक 


६ 


१०.० ९ .२०२१ 


१६.०७.२०२१ 


१६.०८.२०२१ 


१८.०८.२०२१ 


१८.०८.२०२१ 


२६.११.२०२१ 


१७.१०.२०२१ 


१५.११.२०२१ 


०४.११.२०२१ 


२५.०१.२०२१ 


२३.०१.२०२२ 


१ ९ .१२.२०२१ 


३०.११.२०२१ 


११.१२.२०२१ 


२१.०४.२०२१ 


२६.० ९ .२०२१ 


१५.१२.२०२१ 


८ , 


शके १ ९ ४४ 


मृत्यूचे कारण / तपशील 


हृदयविकाराच्या आजाराने 


मयत . 


७ 


फुप्फुसाचे आजाराने मयत 


मयत . 


मेंदूत रक्तस्राव होऊन व 
न्यूमोनियाचे आजाराने मयत . 

हृदयविकाराच्या आजाराने 


७३ 


गळफास लावून घेऊन मयत 

डोकीस मार लागून मयत 

फुप्फुसाचे आजाराने मयत 


न्यूमोनियाचे आजाराने मयत 


मयत . 


पाण्यात पडून बुडून मयत 

छातीत व पोटात दुखू 
लागल्याने मयत . 

हृदयविकाराच्या आजाराने 


फुप्फुसाचा संसर्ग होऊन मयत 


गळफास लावून 

घेऊन मयत 

डोकीस गंभीर दुखापत होऊन 

मयत . 


डोकीस गंभीर दुखापत होऊन 

मयत . 


फुप्फुसाचे आजाराने मयत 


न्यूमोनियाचे आजाराने मयत 


७४ 


१ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ 
पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ - ८ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट -- चालू 


२ 

६७/२०२१ 


००४/२०२२ 


१ 


७ ९ / २०२१ 


२ 


६४/२०२१ 


मिरज , २५ एप्रिल २०२२ . 


अ.क्र . अ . म . र . नं . 


३ 

अस्लम अमिन मुश्रीफ 


रामचंद्र शंकर देशपांडे 


८७/२०२१ सुकुमार शांताप्पा अंकलखोपे 


संकेत संजय भोसले 


१४२/२०२१ 


अनोळखी पुरुष 


नाव 


3 


४ 


स्नप्नाली गणेश ऊर्फ टवळ्या 
पवार . 


२८ 


८०/२०२१ कृष्णा शामराव कुलकर्णी 


८२ 


३४ 


नमूद 

नाही . 


६२ 


५ 

मुजावर गल्ली , 
मिरज . 


वय वर्षे 


आशा टॉकीजजवळ , 

मिरज . 


४ 


मंगळवार पेठ , 
मिरज . 

नमूद नाही 


विजयनगर रस्ता , 
बेडग . 


मिरज ग्रामीण पोलीस ठाणे 


७ 


जाहीर नोटिस 

क्रमांक एमएजी / समरी / कावि- १२० ९ ( १ ) / २०२२. – सोबतच्या यादीतील इसम अ . क्र . ०१ ते २ ९ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , मिरज ग्रामीण पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १ ९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे . खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटिस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी , मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी . 


वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही , तर पोलीस निरीक्षक , मिरज ग्रामीण पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या 
इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


परिशिष्ट 


पत्ता 


६ 

०६.१०.२०२१ 


५ 


अंत्री 

बुद्रुक , 
ता . शिराळा . 

६७ शिवाजीनगर , मिरज 


१४.०१.२०२१ 


२२.११.२०२१ 


१७.० ९ .२०२१ 


१३.१२.२०२१ 


मयत दिनांक 


७ 

गळफास लावून घेऊन मयत 


६ 


भाजून जखमी झाल्याने मयत 


०५.११.२०२१ 


यकृताचे आजाराने मयत 


समीर शिंगटे , 

उपविभागीय दंडाधिकारी , 

मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली . 


२७.०६.२०२१ 


न्यूमोनियाचे आजाराने मयत 


हृदयविकाराच्या आजाराने 


मयत . 


मृत्यूचे कारण / तपशील 


७ 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


डोकीस गंभीर जखम होऊन 

मयत . 


१ 

३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


८ , 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 

परिशिष्ट-- चालू 

५ 

टाकळी , बोलवाड , 
ता . मिरज . 


२ 

१४०/२०२१ 


२२/२०२१ 


१४१/२०२१ 

१५४/२०२१ 


९ ० / २०२१ 

१३८/२०२१ 


१२ ९ / २०२१ 

१३४/२०२१ 


१४७/२०२१ 


११६/२०२१ 


११५/२०२१ 


१११/२०२१ 

१४३/२०२१ 

७३/२०२१ 


१२०/२०२१ 

१५१/२०२१ 


३ 

नंदिनी देवा कांबळे 


१२१/२०२१ 

१६८/२०२१ 


शिवाजी दत्तु जातकर 


मेघा चव्हाण काळे 

मारुती नागु नाईक 


नारायण शंकर पाटील 

विरूपाक्षी शंकर परमाज 


प्रियांका प्रताप कवाळे 

आर्यन रवी पवार 


रावसाहेब सुखदेव बाबर 


चंद्रकांत महादेव पोकळे 


कविता किसन गेजगे 


गजानन बाळु मलमे 

संभाजी बापु मुळीक 

विमल कृष्णा शिंदे 


संजय आदगोंडा पाटील 

आनगोंडा सामगोंडा कांबळे 


१४५/२०२१ नारायण मारुती माने 


तुषार दादासो पाटील 

प्रमोद मनोहर मडीवाले 


४ 

१८ 


६८ 


१८ 


७० 


६७ 


३७ 


२० 


७ 


४५ 


६० 


४५ 


३० 


५४ 


५५ 


४० 


जतकर मळा , 

आरग . 


२२ 


टाकळी 

बोलवाड 


३० 


सोनी 

भोसे फाटा 


आरग 


शहागड , ता . अंबड , 

जि . जालना . 


माळी गल्ली , 


मालगाव . 


७५ लिंगणूर 


म्हैशाळ 


सिद्धेवाडी 


वड्डी 

सोनी 


७५ विजयनगर , मिरज 


टाकळी 


बेडग 


म्हैशाळ 

ढवळी 


६ 

०५.११.२०२१ 


१४.०२.२०२१ 


०५.११.२०२१ 


०३.१२.२०२१ 


३१.०७.२०२१ 


०४.११.२०२१ 


१७.१०.२०२१ 


२५.१०.२०२१ 


१३.११.२०२१ 


३०.० ९ .२०२१ 


३०.० ९ .२०२१ 


१५.० ९ .२०२१ 


०७.११.२०२१ 


०८.०६.२०२१ 


०५.१०.२०२१ 


२४.११.२०२१ 


११.११.२०२१ 


०६.१०.२०२१ 


३०.१२.२०२१ 


शके १ ९ ४४ 


७ 

पाण्यात पडून बुडून मयत 


गळफास लावून घेऊन मयत 


पाण्यात पडून बुडून मयत 

हृदयविकाराच्या आजाराने 


मयत . 


गळफास लावून घेऊन मयत 

डोकीस गंभीर जखम होऊन 
मयत . 


इलेक्ट्रिक शॉक लागून मयत 

असंख्य जखमा होऊन मयत 


हृदयविकाराच्या आजाराने 


मयत . 


हृदयविकाराच्या आजाराने 


मयत . 


हृदयविकाराच्या आजाराने 


मयत . 


७५ 


मेंदूत रक्तस्राव होऊन मयत 

विषारी औषध पिऊन मयत 


विहिरीतील पाण्यात पडून 
बुडून मयत . 

विषारी औषध पिऊन मयत 

हृदयविकाराच्या आजाराने 


मयत . 


डोकीस गंभीर जखम होऊन 

मयत . 


इलेक्ट्रिक शॉक लागून मयत 

घेऊन मयत 


गळफास लावून 


७६ 


१ 


२२ 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ - ८ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट-- चालू 

५ 

खंडेराजुरी 

एरंडोली 

शिवाजीनगर , मिरज 


२ 


०१०/२०२२ 

००३/२०२२ 

१६५/२०२१ 


१ 


००४/२०२२ 


१ 


९ १ / २०२१ 

१६०/२०२१ 

१६१/२०२१ 


मिरज , २५ एप्रिल २०२२ . 


१५०/२०२१ 


अ.क्र . अ . म . र . नं . 


३ 


विजय लक्ष्मण पाटील 

अनिल पांडुरंग जाधव 

अविनाश रामचंद्र कुडचे 


२ 


गौराबाई मारुती गौराजे 


श्रेयस अनिल जाधव 

चिदानंद सातलिंगाप्पा घुळी 

भाऊसाहेब लक्ष्मण कुरलेमाळी 


बाळासाहेब बाबासाहेब इनामदार 


नाव 


OC 


४ 


३ 


१३४/२०२१ रावसाहेब नामदेव माने 


४५ 


४७ 


४० 


७५ 


१५ 


५५ 


४८ 


वय वर्षे 


कोल्हापूर रोड , 

बामणी . 

मल्लेवाडी 


OC 


४ 


सुभाषनगर , मिरज 


नरवाड 


तासगाव पोलीस ठाणे 


४२ 


कळंबी 


परिशिष्ट 


पत्ता 


६ 


जाहीर नोटिस 

क्रमांक एमएजी / समरी / कावि- १२५८ ( १ ) / २०२२. - सोबतच्या यादीतील इसम अ . क्र . ०१ ते २४ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , तासगाव पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १ ९ ७३ चे कलम १७४ अन्वये 
या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे . खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणांमुळे 
झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटिस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत 
मा . उपविभागीय दंडाधिकारी , मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी . 


५ 


०१.०२२०२२ 


वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही , तर पोलीस निरीक्षक , तासगाव पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे 
आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


विसापूर 


० ९ .०१.२०२२ 


२ ९ .१२.२०२१ 


० ९ .०१.२०२२ 


०६.०८.२०२१ 


१४.१२.२०२१ 


२०.१२.२०२१ 


२१.११.२०२१ 


मयत दिनांक 


७ 


गळफास लावून घेऊन मयत 

लीव्हर खराब होऊन मयत 


६ 


डोकीस गंभीर जखम होऊन 

मयत . 


०४.११.२०२१ 


डोकीत अंतर्गत रक्तस्राव 

होऊन मयत . 


समीर शिंगटे , 

उपविभागीय दंडाधिकारी , 

मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली . 


इलेक्ट्रिक शॉक लागून मयत 

गळफास लावून घेऊन मयत 

मेंदूत अंतर्गत रक्तस्राव 
होऊन मयत . 

हृदयविकाराच्या आजाराने 


मयत . 


मृत्यूचे कारण / तपशील 


V 


गळफास लावून घेऊन मयत 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


८ , 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 

परिशिष्ट- चालू 

५ 

बोरगाव 

ढवळी 


१६६/२०२१ 

१४०/२०२१ 


२३/२०२२ 

९ ५ / २०१६ 


४०/२०२१ 

३४/२०२२ 

९ ४ / २०२१ 


१०२/२०२१ आनंदा बबन पाटील 


००६/२०२२ 


९ ७ / २०२० 


१ ९ / २०२२ 


००५/२०२० 


१६१ / २०२० 


१२०/२०२१ 


२१/२०१५ 

१७/२०१२ 


३ 

जोतीराम संजय चव्हाण 

प्रकाश आनंदा चव्हाण 


३०/२०२२ 


बाबासो दरी तपासे 

विश्वास विलास पडळकर 


सुरेश रामचंद्र पाटील 

नवनाथ हिंदुराव कदम 

ऋषिकेश सखाराम पाटील 


आनंदा गंगाराम मंडले 


अभिजीत सिताराम जमदाडे 


कमल आनंदराव जाधव 


सारीका दादासो उगारे 


मंगल परशुराम पोळ 


प्रशांत शंकर मोरे 


जयश्री चंद्रकांत पवार 

अनोळखी पुरुष 


नंदु बापु वाघमारे 


३१/२०२२ संतोष तानाजी पाटील 


30 


४ 


२७ 


६५ 


४८ 


३२ 


४० 


६४ 


४२ 


२५ 


७५ 


३६ 


६५ 


३० 


६० 


३३ 


४२ 

अंदाजे 

४५ 


३० 


३८ 


कवठे एकंद 


सावळज 


सावळज 


पुणदी 

नेहरूनगर 

शिरगाव वि . 


लोढे 


मणेराजुरी 


विसापूर 


सावळज 


सावर्डे 


खामगाव , 
ता , मसला , 

जि . 

रायगड . 


तासगाव 


नमूद नाही 


नंदेश्वर , 

ता . मंगळवेढा . 

उपळावी 


६ 


३१.१२.२०२१ 


१२.११.२०२१ 


१४.०२.२०२२ 


० ९ .० ९ .२०१६ 


०२.० ९ .२०२१ 


१७.०३.२०२१ 


१०.०३.२०२२ 


१६.०८.२०२१ 


१५.०१.२०२२ 


१ ९ .०६.२०२० 


०४.०२.२०२२ 


० ९ .१२.२०१ ९ 


२४.११.२०२० 


१६.१०.२०२१ 


१४.०३.२०१५ 


११.०२.२०१२ 


०१.०३.२०२२ 


१४.०३.२०२२ 


शके १ ९ ४४ 


७ 

गळफास लावून घेऊन मयत 

विषारी औषध प्राशन करून 

मयत . 


७७ 


लीव्हर खराब होऊन मयत 

कोणतेतरी विषारी औषध प्राशन 

करून मयत . 


कोणतेतरी विषारी औषध प्राशन 

करून मयत . 


गळफास लावून 

घेऊन मयत 

गळफास लावून घेऊन मयत 

विषारी औषध प्राशन करून 

मयत . 


पोटाच्या आतड्यांना जंतुसंसर्ग 
होऊन मयत . 


विषारी औषध प्राशन करून 

मयत . 


शेततळ्यातील पाण्यात पडून 

बुडून मयत . 


बाळंतपणात शरीरातील 
पांढऱ्या पेशी कमी झालेने 

मयत . 


हृदयविकाराचा तीव्र झटका 
आल्याने मयत . 


तलावातील पाण्यात पडून 

बुडून मयत . 


इलेक्ट्रिक शॉक लागून मयत 

विहिरीतील पाण्यात पडून 

बुडून मयत . 


हृदयविकाराचा तीव्र झटका 
आल्याने मयत . 


हृदयस्नायूमध्ये रक्ताची गुठळी 
होऊन मयत . 


७८ 


१ 

२० 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


२ 

३ 

८८ / २०१ ९ प्रशांत मनोनंद कांबळे 


मिरज , २३ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ - ८ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट-- चालू 


१४८/२०२१ दामोदर अरविंद घाळे 


२ 


३८/२०२२ 

२६/२०१५ 


३ 


००८/२०२२ सचिन मधुकर माळी 


मे 


२०२२ . 


अ.क्र . अ . म . र . 


नंदकुमार मारुती मदने 

शंकर तानाजी जाधव 


नं . 


९ १ / २०२१ 

६४/२०२१ 


नाव 


३ 


४ 

२८ 


विनायक कृष्णा परिट 
बळीराम आप्पासो मोरे 


३५ 


१३१/२०२१ अमोल विलास शिंदे 


३८ 

३८ 


३५ 


वय वर्षे 


जाहीर नोटिस 

क्रमांक एमएजी / समरी / कावि- १२५८ ( २ ) / २०२२ . - सोबतच्या यादीतील इसम अ . क्र . ०१ ते ०४ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , कवठेमहांकाळ पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १ ९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे . खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटिस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी , मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी . 


४ 


बसूर , ता . मिरज 


वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही , तर पोलीस निरीक्षक , कवठेमहांकाळ पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या 
इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


७५ 


गव्हाण 


कवठेमहांकाळ पोलीस ठाणे 


४२ 


बोरगाव 

उपळावी 


२५ 


कवठेएकंद 


परिशिष्ट 


पत्ता 


६ 

०६.०६.२०१ ९ 


५ 

थबडेवाडी 
कवठेमहांकाळ 


२२.११.२०२१ 


लांडगेवाडी 


१८.०३.२०२२ 

१८.०३.२०१५ 


०२.०१.२०२२ 


मयत दिनांक 


६ 


७ 


समीर शिंगटे , 

उपविभागीय दंडाधिकारी , 

मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली . 


०१.१०.२०२१ 


हृदयविकाराचा तीव्र झटका 
आल्याने मयत . 


२४.०७.२०२१ 


अपघातात डोकीस व छातीस 

मार लागून जखमी होऊन 

मयत . 


१०.१२.२०२१ 


डोक्यास मार लागून मयत 

विषारी औषध प्राशन करून 
मयत . 


विषारी औषध प्राशन करून 

मयत . 


मृत्यूचे कारण / तपशील 


७ 


घेऊन मयत 

गळफास लावून 
घरातील लोखंडी अँगलला 
दोरीने गळफास लावून घेऊन 

मयत . 


घरातील छतास दोरीने 

गळफास लावून घेऊन मयत . 


१ 


४ ०१३/२०२२ 


८ , 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २ 

परिशिष्ट-- चालू 

५ 

बोरगाव 


मिरज , २३ मे २०२२ . 


२ 


१ 


अ.क्र . अ . म . र . 


२ 


३ 


नं . 


३ 

महादेव गंगाराम पाटील 


" 
" 
" 


जाहीर नोटिस 

क्रमांक एमएजी / समरी / कावि- १२५८ ( ३ ) / २०२२. – सोबतच्या यादीतील इसम अ . क्र . ०१ ते ०३ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , मिरज लोहमार्ग पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १ ९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे . खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटिस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी , मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी . 


३७/२०२१ 


वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही , तर पोलीस निरीक्षक , मिरज लोहमार्ग पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या 
इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 

मिरज लोहमार्ग पोलीस ठाणे 

परिशिष्ट 


नाव 


3 


२०/२०२१ दगडू गणपती आठवले 


४ 


दादासाहेब संपत लोंढे 


७१ 


००१/२०२२ सुलतान अब्दुल गनी शेख 


वय वर्षे 


४ 


३५ 


४१ 


पत्ता 


५ 

एसीसी रोड , 

बहादुर चाळ , 

अशोकनगर , मुलुंड , 

मुंबई , 

बस्तवडे , 

ता . तासगाव . 


६ 


शेखवस्ती , बाळगाव , 

पोस्ट अंकली , 


ता . मोहोळ , 
जि . सोलापूर . 


२४.०१.२०२२ 


गळफास लावून घेऊन मयत 

समीर शिंगटे , 

उपविभागीय दंडाधिकारी , 

मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली . 


मयत दिनांक 


६ 


शके १ ९ ४४ 


१३.०५.२०२१ 


०८.१०.२०२१ 


७ 


११.०१.२०२२ 


मृत्यूचे कारण / तपशील 


७ 


हृदयविकराच्या झटक्याने 
मयत . 


७ ९ 


रेल्वे अपघाती मृत्यू 


कोरोना आजाराने मयत . 


- 


समीर शिंगटे , 

उपविभागीय दंडाधिकारी , 

मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली . 


मिरज , २३ मे २०२२ . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


